सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 
क्र . २८ ] गुरुवार , दिनांक ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये] 

___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगर पालिका जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ १५५२ | 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


१५८२ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ (३ ) अन्वये 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , विरेंद्र सिंह , 

जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 

ग्रामिण जिल्ह्यात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त 
आदेश 

अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती, 
क्र . २०१५ / गृहशाखा/ दंडविभाग / कावि - ३८६ .- (१ ) दिनांक १७/ ०६ / 
२०१५ रोजी पासुन आदिक आषाढ ( पुरुषोत्तम मास ) सुरु झालेला असुन ०१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात त्यानिमित्ताने हिंदु बांधव एकत्र येऊन धार्मिक तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर, सुरे, काटया किंवा लाठया 
कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . ( २) दिनांक १९ /०६/ २०१५ पासुन मुस्लिम शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
बांधवांचा रमजान महिना सुरु होत असुन त्यानिमित्ताने मुस्लिम बांधव जवळ बाळगणा नाही . 
उपवास करतात व एकत्र जमवुन नमाज पठन करतात . 
औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये तसेच 

०२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 

जवळ बाळगणार नाही . 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस अधिक्षक 
ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसु- ३७ ( १ ) ( ३ ) २०१५ 

०३ . दगडकिंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
१३७३ दिनांक १८ / ०६/ २०१५ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 

किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
कलम ३७ (१ ) आणि ३७ (३) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 

बाळगणार नाही. किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे 
आणि त्याअर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 

नाही किंवा तयार करणार नाही . 
औ . भाग १ – १२६ 

१५५२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५५३ 

No./Estt ./2022 of 2015.- The Pricipal District & Sessions 
४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून 

Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (06 ) days 
देखाव्याच्या उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहिरपणे 

w .e .f. 15 - 06 - 2015 to 20 - 06 - 2015 to with benefit ofavailment 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या of prefixingholiday falling on 14 /06 /2015 & suffixing holiday 
यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

falling on 21/06 /2015 with premission to leave headqurter to 

Shri. V.S . Despande, Adhoc District Judge - 3 & Additional 
५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवात्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

Sessions Judge , Jalna. 
शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 

On return from the said leave Shri. V .S . Deshpande , is 

reposted as Adhoc District Judge - 3 & Additional Sessions 
६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास Judge , Jalna. 

धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात No locum tenens is necessary . 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून Certified undet note 2 below M .C .S . (pay) Rule 39 that, 
येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव 

Shri. V .S . Deshpande, would have continued to officiate as 

Adhoc District-3 & Additional Session Judge , Jalna had she 
भाव करु नये. आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर । 

not proceed on leave for the above period . 
कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे प्रदर्शन करु 

___ In her absence the charge of her Court for dated 14/06/ 
नये . किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी असेही 2015 is kept with Adhoc District Judge -2 & Additional 
आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामिणजिल्ह्यात 

Sessions Judge, Jalna & charge dated 15 /06 /2015 to 21/06 / 

2015 is kept with Adhoc Judge - 1 & Additional Sessions Judge , 
पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक ठिकाणी एकत्र 

Jalna in addition to his own duties . 
जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई 

Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 
करण्याचा आदेश देत आहे . 

R . V .Deshmukh 

Principal District & Sessions Judge, Jalna . 
हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 

Jalna, 11th June, 2015 . 
विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार 
नाही. अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा 
जास्त जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , 

BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 
वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा 

OFFICE ORDER 
पोलीस अधिक्षक, आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद 

( No. B-2/38 of 2015 ) 
यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

READ - Application dated 08 / 06 /2015 submitted by Smt. 

S . C. Sarani, 2nd Jt. Civil Judge (J. D ) & JMFC , Jalna for grant 
हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दिनांक २० जून , of earned leave and order passed on it. 
२०१५ चे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक ०२ जुलै , २०१५ च्या २४.०० ___ No./ Estt./ 2023 of 2015.- The Principal District & Sessions 
वाजेपर्यत अमंलात राहतील . 

Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (04 ) days 

w. e.f. 09 - 06 - 2015 to 12 - 06 - 2015 with benefit of availment 
हा आदेश दिनांक २० जून , २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी of suffixing holiday falling on 13 /06 /2015 with premission to 

leave headqurter to Smt. S .C . Sarani, 2nd Jt. Civil Judge (J. D ) 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

& JMFC , Jalna. 
विरेंद्र सिंह, 

On return fromthe said leaveSmt . S. C . Sarani, is reposted 

as 2nd Jt. Civil Judge (J. D ) & JMFC , Jalna . 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 

No locum tenens is necessary. 
औरंगाबाद , २० जून , २०१३ . 

Certified undet note 2 below M. C. S. (pay) Rule 39 that, 
Smt. S .C . Sarani, would have continued to officiate as 2nd Jt . 

Civil Judge (J .D ) & JMFC , Jalna had she not proceed on 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 

leave for the above period . 

In her absence the charge of her Court is kept with Joint 
OFFICE ORDER 

Civil Judge (J .D .) & J. M . F .C ., Jalna in addition to his own 

duties . 
( No . B -2/ 40 of 2015 ) 

Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 
READ - Application dated 10 /06 /2015 submitted by Shri. 

R. V. Deshmukh, 
V. S . Deshpande, Adhoc district Judge - 3 & Additional 

Principal District & Sessions Judge , Jalna . 
Sessions Judge , Jalna for grant of earned leave and order 

Jalna, 10th June, 2015. 
passed on it. 


१५५४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
४ 

श्री . एम . एम . पोतदार , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE , 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर 
OFFICE ORDER 

तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 
( No . B-2/ 41 of 2015 ) 
READ - Application dated 10 / 06/ 2014 submitted by Shri. 

श्री . एम . एम . पोतदार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
K . H . Patil , Jt. Civil Judge ( J.D ) & JMFC , Bhokardan for grant कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ सप्टेबर , २०१४ च्या संदर्भीय 
of earned leave and order passed on it. 

आदेशाप्रमाणे राहील . 
___ No./ Estt./ 2024 of 2015 .- The Pricipal District & Sessions 

व्ही . डी . डोंगरे , 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 
w .e.f. 15 - 06 - 2015 to 17 - 06 - 2015 to with benefit of availment 
of prefixing holiday falling on 14 /6 /2015 with permission to लातूर , १० मे , २०१५ 
leave headquarter Shri. K . H. Patil , Jt. Civil Judge (J. D . ) & 
JMFC, Bhokardan. 

On return from the said leave Shri. K . H . Patil, is reposted 
as Jt. Civil Judge (J . D ) & JMFC , Bhokardan. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
No locum tenens is necessary . 

पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक . ४८३/ २०१४ , दिनांक २९ 
Certified undet note 2 below M . C . S . (pay) Rule 39 that, 

सप्टेंबर , २०१४ . 
Shri . K . H . Patil, would have continued to officiate as Jt. Civil 
Judge ( J. D ) & JMFC , Bhokardan had henot proceed onleave 

२. श्री . एन . आर. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
for the above period . 

स्तर , अहमदपूर यांचा दिनाक २ जून , २०१५ ते ६ जून, 
In has absence the charge of has Court is kept with Shri. 
A .S . Wadile, Civil Judge (J. D ) & JMFC , Bhokardan in addition 

२०१५ पर्यंतची (०५) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
to his own duties . 

विनंती अर्ज . 
Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 

३ . अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा 
R . V .Deshmukh 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
__ Principal District & Sessions Judge Jalna. 
Jalna, 11th June, 2015. 

आदेश 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / १८७९ / २०१५ . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
लातूर हे श्री . एन . आर. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग अहमदपूर यांची दिनांक २ जून , 
२०१५ ते ६ जून , २०१५ पर्यंतच्या (०५ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या 
पुढे दिनांक ७ जून , २०१५ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . एन . आर. मनगिरे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक . ४८३/ २०१४ , दिनांक 

२९ सप्टेंबर , २०१४ . 
२ . श्री . एम . एम . पोतदार , जिल्हा न्यायाधीश- १ उदगीर , 

यांची दिनाक २६ मे , २०१५ ते २८ मे , २०१५ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरुन 

मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ . रजा मागणीचे पुष्टयर्थदाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र 

व तंदुरुस्तीचेप्रमाणपत्र . 
४ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 

आदेश 
क्र . काव्यवि / (प्रशा) / १८७८ / २०१५ . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
लातूर हे श्री . एम . एम . पोतदार , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, उदगीर यांच्या दिनांक २६ मे , २०१५ ते २८ मे , २०१५ 
पर्यंतची ( ०३) दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

श्री . एम. एम. पोतदार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एन . आर. मनगिरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग, अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री . एन . आर . मनगिरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ सप्टेबर , २०१४ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
लातूर , १० मे , २०१५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५५५ 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . तसेच सदरील कालावधीत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

__ श्री . आर . एन . बारड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पहा - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक . ४८३/ २०१४, दिनांक २९ 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
सप्टेंबर , २०१४ . 

__ श्री . आर . एन . बारड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२. श्री . पी . के . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश- ३, लातूर यांचा दिनाक 

सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
१५ जून , २०१५ ते २६ जून , २०१५ पर्यंतची ( १२) दिवसाची 

तशीच पुढे चालू चालू राहील . 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

__ श्री . आर. एन . बारड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
३. अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ सप्टेबर , २०१४ च्या संदर्भीय 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेशाप्रमाणे राहील. 
आदेश 

व्ही . डी . डोंगरे , 
क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / १८८४/ २०१५. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
हे श्री . पी . के . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश-३ , व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश 
लातूर यांची दिनांक १५ जून , २०१५ ते २६ जून , २०१५ पर्यंतच्या ( १२ ) 

लातूर , १७ जून , २०१५ 
दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १३ जून , २०१५ व १४.०६. २०१५ 
रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार व रजेच्या पुढे दिनांक २७ जून , 
२०१५ व २८ जून , २०१५ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक . ४८३/ २०१४ , दिनांक २९ 

सप्टेंबर , २०१४. 
श्री . पी . के . शर्मा, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

२ . श्री . पी . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
पदावर नेमण्यात येईल . 

अहमदपूर यांची दिनाक २४ जून , २०१५ ते २६ जून , २०१५ 
श्री . पी . के . शर्मा, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 

पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
न्यायाधीश - ३, व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश लातूर या पदावर तात्पुरत्या 

विनंती अर्ज . 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू चालू राहील . 

३. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
श्री . पी . के . शर्मा , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ सप्टेबर , २०१४ च्या संदर्भीय 

आदेश 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / १९९० / २०१५. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
व्ही . डी . डोंगरे , 

हे श्री . पी . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर यांची 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 

दिनांक २४ जून , २०१५ ते २६ जून , २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
लातूर , ११ जून , २०१५ 

रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २७/०६/ २०१५ ते २८ /०६/ २०१५ रोजी अनुक्रमे 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३ जून , २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 

वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ जून , २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यतच्या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक . ४८३/ २०१४ , दिनांक २९ श्री . पी . बी . जाधव , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
सप्टेंबर , २०१४ . 

पदावर नेमण्यात येईल . 
२ . श्री . आर . एन . बारड , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्री . पी . बी . जाधव , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
निलंगा यांचा दिनाक १६ जून , २०१५ ते १९ जून , २०१५ दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा तशीच पुढे चालू चालू राहील . 
विनंती अर्ज. 

__ श्री . पी . बी . जाधव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
३ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा । 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ सप्टेबर , २०१४ च्या संदर्भीय 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
आदेश 

व्ही . डी . डोंगरे , 
क्र . काव्यवि / (प्रशा) / १९६७/ २०१५. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 
हे श्री . आर. एन . बारड , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , निलंगा लातूर , १९ मे , २०१५ 
यांची दिनांक १६ जून , २०१५ ते १९ जून , २०१५ पर्यंतची ( ०४) दिवसाची 


पद 


[ स्वरुपात 


१५५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
१० 

काढण्यास मनाई करीत आहे. आणखी असे की , हा आदेश कामावरील 

कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी आणि 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

विवाह , अंत्ययात्रा यांना लागू राहणार नाही , सभा , धार्मिक मिरवणूक , 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( २ ) प्रमाणे , मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी देण्याचे अधिकार, पोलीस अधिक्षक , 

पोलीस उपअधीक्षक व संबंधित पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक 
अधिसुचना 

जिल्हा लातूर यांना राहतील . त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबधित उपविभागीय 
क्र .२०१५/ एमएजी/ डेस्क -१/ कावि -६९३.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत 
लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १ चे पत्रान्वये कायदा व सुव्यवस्था , सार्वजनीक करुन दयावी. पोलीस खात्याचे परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत 
शांतता व सार्वजनिक सूरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कायदा संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 
१९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) ची तरतुद लागु करणेची मागणी केली यांना कळवावे . 
आहे . व सदर तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले असल्याने 

हा आदेश संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०१ जून , २०१५ 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकुन राहावी या दृष्टीकोनातुन प्रतिबंधात्मक 

रोजीचे ०० .०१ वा . पासून ते दिनांक १५ जून, २०१५ रोजीचे २४.०० 
कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 

वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहतील . 
त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम 

वरील आदेश आज दिनांक २९ मे , २०१५ रोजी माझ्या सही व 
३२) कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 

शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आला. 
वापर करुन मी , विश्वंभर गावंडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातर 
खालील गोष्टीस मनाई करीत आहे . 

शिवाजी शिंदे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर . 
१ ) शस्त्रे , सोठे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या, किंवा 
लाठ्या किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 

लातूर , २९ मे , २०१५ . 
वस्तु बरोबर नेणे . 

२) कोणतेही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे. 


११ 


३ ) दगड,किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 


४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
प्रदर्शन करणे , जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणने , वाद्ये वाजविणे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( २) प्रमाणे , 


अधिसुचना 


५) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धोका पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करणे, हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि चित्रे , चिन्हे 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे 
प्रदर्शन करणे ,किंवा जनतेत प्रसार करणे. 


क्र . २०१५/ एमएजी/ डेस्क -१/ कावि- ६५२.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १ चे पत्रान्वये कायदा व सुव्यवस्था , सार्वजनीक 
शांतता व सार्वजनिक सूरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कायदा 
१९५१ चे कलम ३७ ( १)(३) ची तरतुद लागु करणेची मागणी केली 
आहे . व सदर तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले असल्याने 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकुन राहावी या दृष्टीकोनातुन प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 


हा आदेश संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०१ जून , २०१५ 
रोजीचे ०० .०१ वा . पासून ते दिनांक १५ जून २०१५ रोजीचे २४.०० 
वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहिल . 


२ . आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरिता 
खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम ३२ ) 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी , विश्वंभर गावंडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर 
खालील गोष्टीस मनाई करीत आहे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे 
कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करुन मी, विश्वभर गावंडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर , 
या द्वारे संपूर्ण लातूर जिल्हयाचे हद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही 
एका ठिकाणी पाचकिंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक 


१) शस्त्रे, सोठे, तलवारी , भाले, दंडे,बंदुका , सुरे, काठ्या , किंवा 
लाठ्या किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 


२ ) कोणतेही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५५७ 
३) दगड , किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

१२ 
किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते ,किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) प्रमाणे, 
प्रदर्शन करणे, जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणने, वाद्ये वाजविणे . 

___ अधिसुचना 
५) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 

क्र .२०१५/ एमएजी/ डेस्क -१ / कावि- ६१५ .- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
धोका पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 

लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १ चे पत्रान्वये कायदा व सुव्यवस्था , सार्वजनीक 
ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 

शांतता व सार्वजनिक सूरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कायदा 
भाषणे करणे , हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि चित्रे, चिन्हे 

१९५१ चे कलम ३७ (१)(३) ची तरतुद लागु करणेची मागणी केली 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे 

आहे. व सदर तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले असल्याने 
प्रदर्शन करणे ,किंवा जनतेत प्रसार करणे . 

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकुन राहावी या दृष्टीकोनातुन प्रतिबंधात्मक 
__ हा आदेश संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०१ मे , २०१५ रोजीचे 

कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 
००.०१ वा . पासून ते दिनांक १५ मे २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत 

त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम 
( दोन्ही दिवस धरुन) लागू राहिल . 

३२) कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 

वापर करुन मी , विश्वंभर गावंडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर 
२. आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरिता 

खालील गोष्टीस मनाई करीत आहे . 
खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे. 

१ ) शस्त्रे, सोठे, तलवारी, भाले, दंडे,बंदुका , सुरे, काठ्या, किंवा 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे 

लाठ्या किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 

वस्तु बरोबर नेणे . 
वापर करुन मी , विश्वभर गावंडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर , 
या द्वारे संपूर्ण लातूर जिल्हयाचेहद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही 

२) कोणतेही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे. 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक 

३) दगड, किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
काढण्यास मनाई करीत आहे . आणखी असे की , हा आदेश कामावरील 

किंवा बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे. 
कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी आणि 

४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
विवाह , अंत्ययात्रा यांना लागू राहणार नाही , सभा , धार्मिक मिरवणूक , 

प्रदर्शन करणे , जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणने , वाद्ये वाजविणे . 
मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक , 
पोलीस उपअधीक्षक व संबंधित पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक ५) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
जिल्हा लातूर यांना राहतील . त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबधित उपविभागीय 

धोका पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
करुन दयावी. पोलीस खात्याचे परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत भाषणे करणे , हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि चित्रे, चिन्हे 
संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे 
यांना कळवावे . 

प्रदर्शन करणे, किंवा जनतेत प्रसार करणे . 
__ हा आदेश संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०१ मे , २०१५ रोजीचे 

__ हा आदेश संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचेहद्दीत दिनांक १६ एप्रिल, २०१५ 
०० .०१ वा . पासून ते दिनांक १५ मे, २०१५ रोजीचे २४. ०० वाजेपर्यंत 

रोजीचे ०० .०१ वा . पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१५ रोजीचे २४ .०० 
( दोन्ही दिवस धरुन) लागू राहतील . 

वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहिल . 

२. आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरिता 
वरील आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल , २०१५ रोजी माझ्या सही व 

खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे. 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आला. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे 
शिवाजी शिंदे , 

कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर . 

वापर करुन मी , विश्वभर गावंडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर , 

या द्वारे संपूर्ण लातूर जिल्हयाचे हद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही 
लातूर , २९ मे , २०१५ . 

एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक 
काढण्यास मनाई करीत आहे . आणखी असे की , हा आदेश कामावरील 
कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी आणि 


१५५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
विवाह , अंत्ययात्रा यांना लागू राहणार नाही , सभा , धार्मिक मिरवणूक , 

१४ 
मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पोलीस उपअधीक्षक व संबंधित पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक पहा :- १ . श्री . व . आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांचे पत्र 
जिल्हा लातूर यांना राहतील . त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबधित उपविभागीय 

जा . क ६९५/ २०१५, दिनांक ०८ जून , २०१५ अन्वये प्राप्त 
दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत 

झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करुन दयावी. पोलीस खात्याचे परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत 

करितात - 
संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 

आदेश 
यांना कळवावे . 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४१३६/ २०१५.- श्री . व. आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश 
हा आदेश संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १६ एप्रिल , २०१५ १ , भूम यांची दिनांक १५ जून , २०१५ ते २६ जून , २०१५ या ( १२) बारा 
रोजीचे ०० .०१ वा . पासून ते दिनांक ३० एप्रिल , २०१५ रोजीचे २४.०० 

दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील 
वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहतील . 

नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १३ व १४ जून , २०१५ आणि रजेपुढील 

दिनांक २७ व २८ जून , २०१५ या चार दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
वरील आदेश आज दिनांक १३ एप्रिल, २०१५ रोजी माझ्या सही व 

मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १२ जून , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आला. 

पासून ते दिनांक २९ जून , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
शिवाजी शिंदे, 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व . आ . पोकळे, हे जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर . 

भूम म्हणून काम पहातील . 

___ जर श्री . व . आ . पोकळे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
लातूर , १३ एप्रिल , २०१५ . 

न्यायाधीश- १, भूम म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

दोन 

श्री . व. आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांच्या सदरील रजेच्या / 
१३ 

सुटटीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा 

श्री . श .इ .पठाण, जिल्हा न्यायाधीश- २, उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि किरकोळ 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 

कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . ग. सो .ढोबळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम 
पहा : श्री . डी . जी . राजे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ माजलगाव यांचे 

यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
अर्जित रजेचा अर्ज जा .क्र . ५६७ /२०१५ दिनांक ०८ / ०८ / २०१५ . 

सुरेंद्र पं. तावडे, 
आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
का . आ . क्र . प्रशा/ बी -१ / ५९७९ / २०१५ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड 

उस्मानाबाद :- ११ जून , २०१५ . 
आदेश देत आहेत की , श्री . डी . जी . राजे तदर्थ जिल्हा व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश- १ माजलगाव व यांना दिनांक २८ / ०५/ २०१५ ते दिनांक ०६/ ०६ / 
२०१५ या ( १० ) दिवसाची परावर्तीत रजा ( वैद्यकिय कारणास्तव ) दिनांक 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
०७/०६/ २०१५ रोजीच्या सुटटीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येउन मुख्यालय 

पहा :- १. सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांचे 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

पत्र जा . क्रं . निरंक ./ १५ , दिनांक १० एप्रिल, २०१५ अन्वये 
महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रासह सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . डी . जी . राजे हे 

परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थजिल्हा व सहाय्यक सत्र 

२ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र २८२६/ २०१५, दिनांक १० 
न्यायाधीश -१ माजलगाव म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

एप्रिल , २०१५ . 
वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . डी . जी . राजे 
यांना त्यांच्या मुळपदी तदर्थजिल्हा व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश- १ माजलगाव 

३ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र २८२७/ २०१५, दिनांक १० 
म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

एप्रिल , २०१५ . 
वरील सुटटीच्या कलावधीत श्री . डी . जी . राजे तदर्थजिल्हा व सहाय्यक 

४ . सौ . प्रा .प्र . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांचे 
सत्र न्यायाधीश- १ माजलगाव यांचा कार्यभार श्री .एम. व्ही .मोराळे जिल्हा 

पत्र जा .क्रं . ४४४४/ १५ , दिनांक ०२ मे , २०१५ अन्वये 
न्यायाधीश -१ , माजलगाव यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

वैद्यकिय प्रमाणपत्रासह सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अशोक . अ . भटकर 

वाढीव परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
प्र . जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 

५ . सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - १, उस्मानाबाद यांचे 
बीड - १६ जून, २०१५ 

पत्र जा .क्रं . ४६६७/ १५, दिनांक १३ मे , २०१५ अन्वये सादर 
केलेले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 


१५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५५९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

१७ 
करितात - 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
आदेश 

पहा :- १ . श्री . वि . कि . मांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , परंडा यांचे 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४१२०/ २०१५.- सौ . प्रा .प्र.कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश 

पत्र जा .क ९४१/ २०१५ , दिनांक २२ मे , २०१५ अन्वये प्राप्त 
१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ एप्रिल , २०१५ ते १२ मे , २०१५ या ( ३० ) 

झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजचा अर्ज . 
तीस दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९८१, मधील नियम ६१- नुसार मंजूर करण्यात येवून , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

करितात - 
रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . प्रा .प्र. कुलकर्णी, या जिल्हा न्यायाधीश 

आदेश 
१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहत आहेत . 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ३८१८ /२०१५.- श्री . वि . कि . मांडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
जर सौ. प्रा. प्र.कुलकर्णी, हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 

व स्तर , परंडा यांची दिनांक २५ मे , २०१५ ते २९ मे , २०१५ या ( ०५ ) पाच 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील 
दोन 

नियम ५० नुसार मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २५ मे , २०१५ रोजी 
सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 

कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० मे , २०१५ रोजी कार्यालयीन 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . श .इ. पठाण , 

वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्याल सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
जिल्हा न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि . कि . मांडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
सुरेंद्र पं.तावडे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

व . स्तर , परंडा म्हणून काम पहातील . 
उस्मानाबाद : - १० जून , २०१५ . 

जर श्री . वि . कि . मांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, व स्तर , परंडा म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


दोन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . श . इ . पठाण , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांचे 

पत्र क्र .३९६५/ २०१५ , दिनांक , ०३ जून , २०१५ रोजी सादर 

केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


श्री . वि . कि . मांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , परंडा यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला दिवाणी 
न्यायाधीश , व.स्तर , भूम यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार 
हा श्री . यो . प्र . मनाठकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे किरकोळ कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा सौ . उ.वि .इंदापूरे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, परंडा यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 


आदेश 


सुरेंद्र पं .तावडे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


उस्मानाबाद :- २२ मे , २०१५. 


१८ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : - १ . श्री . पं . बा . मोरे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद 

यांचे पत्र जा . क ३२०१/ २०१५, दिनांक २६ मे , २०१५ रोजी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ४००४/ २०१५ .- श्री . श . इ . पठाण , जिल्हा न्यायाधीश 
२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०८ जून , २०१५ ते १० जून , २०१५ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, 
मधील नियम - ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ०८ जून , २०१५ 
रोजी पासून ते दिनांक ११ जून, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श . इ . पठाण हे जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . श . इ. पठाण, हे सदरी रजेवर गेले नसते तर जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

दोन 
श्री . श . इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . प्रा .प्र .कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

श . इ . पठाण 

प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 
उस्मानबाद , ०८ जून, २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ३९०७/ २०१५.- श्री . पं . बा . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक २६ ते २८ मे , २०१५ ते २९ मे , २०१५ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकिय कारणावरुन परावर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ६१ नुसार मंजूर करण्यात 
येते . 


ण्यात 


दोन 


१५६० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पं . बा . मोरे , हे दिवाणी न्यायाधीश , | Sr. Name of the period of Period of 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

No Judicial Officef Vacation enjoyed . Vacation Prevented . 

1 | 2 | 3 | 
जर श्री . पं . बा . मोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

5 Shri. D . B . Bangade, 11/05 /2015 to 04 /05 /2015 to 10 /05 / 15 

3rd Jt. Civil Judge , 17 /05 /2015 & 18 /05 /15 to 31/05 / 15 
S . D . & Addl. C . J.M ., 01/06 /2015 to 

Osmanabad . 07/ 06 / 2015 
श्री . पं . बा . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 

6 Smt.R . R . Tehara, 11/05/2015 to 04 /05 /2015 to 10 /05 / 15 
सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . डी . बी . 

4th Jt . Civil Judge , 17 /05 /2015 & 18 /05 /15 to 24 /05 / 15 
बांगडे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 

S .D & Addl. C .J.M ., 25 /05/ 15 to 31/05 /2015 
Osmanabad. 

01/ 06 /2015 to 07/ 06 /15 
317 .5 . the , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

7 Shri.N .L .Kale, 04 /05 /2015 to 18 /05 /15 to 07 /06 / 15 
BRAHAG :- 38 À , 2094 . 

Civil Judge . S.D . 17 /05/2015 

Omerga 
8 Shri. H . A .Mulla , 18 /08 /2015 to 4 /5 / 15 to 17 /05 /15 & 

Jt. Civil Judge . S .D . 31/05 /2015 01/06 /15 to 07 /06 / 15 

Omerga 
BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE, 

9 Shri. V . K .Mande , 11/05/2015 to 4 /5 / 15 to 10 /05/ 15 & 

Civil Judge. S .D . 17 /05 /2015 18 /05/15 to 31/06 / 15 
NOTIFICATION 

Parandal 

01/06 /2015 to 

07 /06 / 2015 
No.HKW ( Adm .)/ 5041/2015.- The following Judicial Of 
ficers Working in this District Osmanabad were permitted to 

10 Shri.S . U . Baghele , 25 /05 /2015 to 04 /05 / 15 to 07 /06 /2015 
enjoy the Off /Summer Vacation for the year- 2015 as specified 

Civil Judge. S. D . 07 /06 /2015 & 
in column no . 3 and the period for which they were prevented 

Bhoom 
from enjoying the Off/Summer Vacation is mentioned in Col 11 Shri. S . R . Tathe - - - - - 4 /5 /2015 to 27 /06 / 2015 
umn No.4 against their names. 

Jt.Civil Judge, 

JD & JMFC , 
The Off / Summer Vacation for Civil courts in Osmanabad 

Osmanabad 
District was from 04th May , 2015 to 7th June, 2015 (both days 

(Under suspension ) 
inclusive ) 

12 Shri.I.M .Naikwadi, 18 /05 /2015 to 4 /5 /15 to 17 /05 /15 & 

2nd Jt . Civil Judge , 24 /05 /2015 25 /05 / 15 to 07 /06 / 15 
Sr. Name of the period of Period of 

J.D . & JMFC ., 
No Judicial Officer Vacation enjoyed . Vacation Prevented . Osmanabad . 


2 


Shri P .B .More 
Civil Judge , S .D ., 
Osmanabad . 


11/05 /2015 to 4 /5 / 15 to 10 /05 / 15 
24 /05 /2015 & 25/05 /15 to 7 /6 /15 


13 Shri.S . A .Jamadar 25/05/ 2015 to 04 /05 /2015 to 24 /05/ 15 

3rd Jt. Civil Judge , 07 /06 /2015 
JD & JMFC , 
Osmanabad . 


2 


18 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 17 /5 / 15 & 
31/05/ 2015 01/06 /15 to 7 /6 / 15 


14 Shri. M .S . Ligade , 18 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 17 /05 / 15 & 

4th Jt. Civil Judge , 31/05 /2015 01/06 /15 to 07 /06 /15 
JD & JMFC , 
Osmanabad . 


Shri. U . T .Pol 
Chief Judicial 
Magistrate , 
Osmanabad . 
Shri. Y.P .Manathkar, 
Jt.Civil Judge, S.D 
& Addl. C .J. M ., 
Osmanabad . 


3 


11 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 10 /05 /2015 
24/05 /2015 & 25 /05/ 15 to 7/6 /15 


15 Shri.N .C .Borphalkar, 11/05/ 2015 to 4 /5 / 15 to 24 /05/ 15 & 

5th Jt. Civil Judge , 17 /05 /2015 18 /05/ 15 to 07 /06 / 15 
JD & JMFC , 
Osmanabad . 


16 


som 


Shri.O . R .Deshmukh , 18 /05 / 2015 to 4 /5 /15 to 17 /05 / 15 & 
2nd Jt. Civil Judge, 31/ 05 /2015 01/ 06 /15 to 07/06 / 15 
S . D . & Addl. C .J.M ., 
Osmanabad. 


en doen ons moet 


ons 


de to do e n ese: 31082015 noves 


Shri.R .B .Hanwate , 25/05 /2015 to 4 /5 / 15 to 24 /05 / 15 & 
6th Jt. Civil Judge , 31/05/2015 01/06 /15 to 07 /06 / 15 
JD & JMFC 
Osmanabad . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५६१ 
Sr. Name of the period of 

Period of 

29 Shri.M . T.Kharade, 25/05 /2015 to 04 /05 /15 to 24 /05/ 15 
No Judicial Officer Vacation enjoyed. Vacation Prevented . Jt.Civil Judge, J.D 07/ 062015 
1 

JD & JMFC , 

Washi. 
17 Shri.K . N .Shinde, 11/05 /2015 to 4 /5 / 15 to 10 /05 /15 & 

30 Shri.S.V. Joshi, 11 /05 /2015 to 04 /05/ 15 to 10/05/ 15 
Civil Judge, 17 /05/ 2015 18 /05 /15 to 31/05 / 15 

Civil Judge,J.D 24/05/2015 25 /05/15 to 07/06 /2015 
JD & JMFC , 01 /0 /2015 to 

& JMFC , Lohara 
Tuljapur. 07 /06 /2015 

Surendra P. Tavade 
18 Shri.D .M .Giri 11/05 / 2015 to 4 /5 / 15 to 10 /05/ 15 & 

Principal District & Sessions Judge , 
Jt. Civil Judge , 24 /05 /2015 25 /05 / 15 to 07 /06 / 15 

Osmanabad . 
JD & JMFC , 

Osmanabad, 08th June , 2015 . 
Tuljapur. 


19 Shri. P. R .Wagdole , 25/05 /2015 to 4 /5 / 15 to 24 /05/ 15 & 

2nd Jt. Civil Judge, 07/ 062015 
JD & JMFC , 
Tuljapur. 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE , 


NOTIFICATION 


No. HKW ( Adm .)/ 5040 / 2015 .- The following Judicial 
Officers Working in this Judicial District Osmanabad were 
permitted to enjoy the Off /Summer Vacation for the year- 2015 
as specified in column no . 3 & the period for which they were 
prevented from enjoying the Off /Summer Vacation is men 
tioned in ColumnNo.4 against their names. 


20 Shri. V .S .More, 11 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 10 /05 / 15 & 

Jt. Civil Judge, 24 /05 /2015 25/05 /15 to 07/06 / 15 
JD & JMFC , 

Omerga . 
21 Shri. V.P.Kedar, 11/05/2015 to 4 /5 /15 to 10/05 /15 & 

2nd Jt. Civil Judge , 24 /05 /2015 25 /05 / 15 to 07 /06 /15 
JD & JMFC , 

Omerga . 
22 Shri.S . B .Ganappa , 25/05 /2015 to 4 /5 / 15 to 24 /05/ 15 & 

J. D . & JMFC Extra 07 / 062015 
Jt. Civil Judge , Omerga . 


The Off / Summer Vacation for Civil Court in Osmanabad 
Districtwas from 04th May , 2015 to 7th June, 2015 (both days 
inclusive ) 
Sr. | Name of the period of Period of 
No Judicial Officer Vacation enjoyed . Vacation Prevented . 


1 


18 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 17 /05 / 15 & 
31 /05 / 2015 01/06 / 15 to 07 /06 / 15 


23 ShriM .M .Shaikh , 

Civil Judge , 
JD & JMFC , 
Kallam . 


1 


Sau . P.P .Kulkarni, 
District Judge - 1, 
Osmanabad . 


18 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 17 /05 / 15 & 
31/05 /2015 01/06 / 15 to 07 /06 / 15 


18 /05 /2015 to 
07 /062015 


2 


24 Shri .S .N .Godbole , 04 /05/ 15 to 
Jt. Civil Judge , 

17 /05/15 
JD & JMFC , 
Kallam . 


18 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 17 /05 / 15 & 
31/05/ 2015 01/06 /15 to 07/06 /15 


Shri.S .I.Pathan , 
District Judge -2, 
Osmanabad . 
Shri.M . S .Mungle , 
District Judge -1, 
Omerga. 


3 


25 Shri. A . N .Mane , 18 /05 /2015 to 4 /5 /15 to 17 /05 /15 & 

2nd Jt. Civil Judge, 31/05 /2015 01/06 / 15 to 07 /06 /15 
JD & JMFC , 
Bhoom . 


11/05 /2015 to 4 /5 / 15 to 10 /05 / 15 & 
24/05/ 2015 25/05/15 to 07/06 /15 


4 


Shri. V . A .Pokale, 
District Judge -1, 
Bhoom 


25/05 /2015 to 4 /5 / 15 to 24 /05/ 15 & 
07/ 06 / 2015 


26 Smt.U . V .Indapure, 11/05 /2015 to 04 /05/ 15 to 10 /05 / 15 & 

Jt . Civil Judge, 17/05/2015 18/05 /15 to 07/ 06 / 15 
JD & JMFC , 01/06 /2015 to 
Paranda. 

07 /06 /2015 


5 


Shri. R .N .Rokade, 
District Judge -3 , 
Osmanabad . 


25 /05 /2015 to 4 /5 / 15 to 31 /05 / 15 & 
07 /06 /2015 


27 Shri. K . B .Chougule , 18 /05/ 2015 to 04 /05 /15 to 07/05 / 15 & 

2nd Jt . Civil Judge, 31/05 /2015 01/06 / 15 to 07 /06 / 15 
JD & JMFC , 
Paranda. 


6 


Shri.G .S . Dhobale 
Adhoc District 
Judge - 1 , Bhoom 


04 /05/2015 to 18 /05 /15 to 7 /6 /2015 
17/05 /2015 


28 Shri.N .C .Pawar, 

Civil Judge , JD . & 
JMFC , Washi. 


11/05/2015 to 04 /05 /15 to 10 /05 / 15 & 
24 /05 /2015 25 /05 / 15 to 07 /06 / 2015 


Surendra P. Tavade 
Principal District & Sessions Judge , 

Osmanabad. 
Osmanabad , 08th June, 2015 . 


२१ 


१५६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

५ . एकरक्कमी कर्जपरतफेड योजना प्रकरणी देखील सरचार्ज वसुल 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

करावा . आवश्यक वाटल्यास एकरक्कमी परतफेड योजना प्रकरणातील 

मागील सरचार्जची वसुली करण्यांत येईल . 
वाचा :- १) शासकीय अधिसुचना कृषि व सहकार विभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांचे कडील क्र . सीएसएल / ०८१/ ५३३/ इ .ए. स .- २२० / 

६ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
२२० / १५ - सी दिनांक २२/ १० / १९८१ . 

पुणेयांचे परिपत्रक क्र . प्रशा/ व. अ/ जप्त मा / कब्जाबंदी/ ०९ दिनांक 

२० /०३/ २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थेच्या विशेष वसुली 
२) व्यवस्थापक, साईबाबा नागरी सहकारी बँक म . सेलू यांचे 

अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा 
पत्र जा .क्र . २० दिनांक ३०. ५.२०१५ ठराव क्रमांक ६ 

जोपर्यत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही 
दिनांक ३० . ५.२०१५ . 

तो पर्यत घेवु नये . 
अधिसूचना 

७ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्तीची व 
क्र . जिउनि/ कलम १५६/ अधिकार / साईबाबा बँक / २०१५/ १८३६.- महाराष्ट्र विक्रीची प्रक्रिया व पध्दती (नियम ०७) नुसार करण्यांत यावी. 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 

सतिश क्षीरसागर , 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , सतिश क्षीरसागर, जिल्हा 

जिल्हा उपनिबंधक , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या अधिसूचने द्वारे , साईबाबा नागरी 

सहकारी संस्था , परभणी. 
सहकारी बँक म . सेलू जि . परभणी या बँकेचे कर्मचारी श्री . आढे बी . आर. मुख्य 

परभणी :- १७ जून , २०१५ . 
कार्यकारी अधिकारी व श्री . लाडाने आर. एस , वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 

२२ 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),( ७), (९), (१० ),( ११ ),( १२ ), ( १३ ), 

उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
( १४ ) ( १५), (१७ ), ( १८ ) , ( २० ) तसेच कलम ९८ ,१०१ कलमानुसार 

अधिसूचना 
दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करणेसाठी या अधिसुचनेच्या 
तारखेपासुन दि . ३१/ ०३/ २०१२ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत ( यापैकी जो 

जा . क्र . ७३३ उपनि / प्रशासन / संतभूमी/ पत / नोंद// १५ .- अधिसुचित करण्यात 

येते की संतभुमी रुरल को . ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि .नाळवंडी ता . जि . 
कालावधी अगोदरचा असेल त्या कालावधी पर्यंत ) बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील 
सहकारी कर्जवसूली करावयाच्या कार्यवाहीपुर्तीसाठी अधिकार प्रदान करीत 

बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१ ) 
आहे . 

सन १९६१ चा नियम क्र . (२४ ) अन्वये , नोंदणी क्रमांक बीएचआर/ आरएसआर/ 

( सीआर)/ ४१४/ २०१५ दिनांक २० /०५/ २०१५ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
क्र . विशेष वसूली अधिकाऱ्याचे हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र । 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये 
१. श्री . आढे. बी . आर, मुख्य कार्यकारी विशेष वसूली व ता .सेलू 

संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
अधिकारी विक्री अधिकारी 

संस्था असे आहे . 
२ श्री . लाडाने आर. एस वसुली अधिकारी विशेष वसूली ता . सेलू 

उपनिबंधक , 
विक्री अधिकारी 

सहकारी संस्था ता .बीड . 

बीड , २० मे , २०१५ . 
अटी : 


नाव 


१ . प्रतिमाह विहीत नमुन्यातील वसूलीची माहिती या कार्यालयास 

सादर करावी. 


१ . सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . सेलु यांनी वेळोवेळी वसुलीची 

माहिती व आढावा घ्यावा . 


२ . आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिहांची राजमुद्रेचा वापर 

करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
३ . थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आत शासकीय कोषागारास 

भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर 
करावी . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसूचना 
जा .क्र .जिदुविअ/ ला / सनि/ ७८०/ २०१५. :- सहाय्यक निबंधक संस्था ( दुग्ध ) , 
लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , जयभारत मत्स्य व्यवसाय 
सहकारी , मर्या. रोकडा सावरगांव , ता ,अहमदपूर जि . लातूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे ( क .२४ ) च्या ९ ( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचेनियम १० अन्वये कृषि संस्था उपवर्ग इतर कृषि 
संस्था असे वर्गीकरण करण्यांत आले आहे . संस्थेची क्र . LTR/ APR/ 
RSR(SR)/ 1387/ 2015, दिनांक २५/ ०५/ २०१५ असा आहे . 

ए. एस . कदम , 

सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध) , लातूर . 
लातूर , २५ मे , २०१५. 


४ . प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्याची बदली सेवानिवृत्ती / मृत्यु 

झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टांत येतील अथवा 
बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढुन घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार काढुन घेण्यांत येतील . 


२४ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५६३ 

२५ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु / 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा/ का.व. सु/ ३७ ( १ ) ३/ २०१५- २३०० , दि . ०१/ ०७/ २०१५ 
३७ ( १ ) ३/ २०१५- २३०० , दि . ०१.०७.२०१५ 

आदेश 
आदेश 

क्र . २०१५/ आरबी - डेस्क - १/ पोल - १/ कावि - ४८९ .- ज्या अर्थी माझ्या 

असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
क . २०१५ / आरबी - डेस्क - १ / पोल -१ / कावि - ४८९ .- ज्या अर्थी माझ्या 

विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात होत आहे. तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध 
विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 

राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 
होत आहे. तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध 

निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , 

शक्यता नाकारता येत नाही. 
रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 

दिनांक १९ .६. २०१५ पासून मुस्लीम धर्मियांचा रमजान महिना सुरू 
नाकारता येत नाही . 

असुन सदर महिन्यात दररोज उपवास करून सांयकाळी उपवास सोडून 
दिनांक १९ . ६. २०१५ पासून मुस्लीम धर्मियांचा रमजान महिना सुरू नमाज पढतात , दिनांक १८ / ०७/ २०१५ रोजी मुस्लिम धर्मीयांचा सण 
असुन सदर महिन्यात दररोज उपवास करून सांयकाळी उपवास सोडून साजरा करण्यात येणार आहे तसेच दिनांक ५/ ७/ २०१५ रोजी संकष्ठ 
नमाज पढतात , दिनांक १८ / ०७/ २०१५ रोजी मुस्लिम धर्मीयांचा सण चतुर्थी निमीत्त राजूर येथे मोठ्या प्रमाणात दर्शनी यात्रा भरणार आहे. 
साजरा करण्यात येणार आहे तसेच दिनांक ५/ ७/ २०१५ रोजी संकष्ठ वरील पार्श्वभुमी कायदा व सुव्यववस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात 
चतुर्थी निमीत्त राजूर येथे मोठ्या प्रमाणात दर्शनी यात्रा भरणार आहे . कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुबंई पोलीस 
वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यववस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) लागू करणे आवश्यक आहे . 
नाकारता येत नाही , त्या अर्थी मी आर . टी . इतवारे , अपर त्या अर्थी मी , आर . टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
३७ (१ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत याद्वारे पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा , मिरवणुका , 
आहे. शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचायाव्यतिरिक्त इतर कोणतीही मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 
व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 

___ हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 

होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
__ _ १. शस्त्रे , लाठया , सोटे , बंदुके तलवारी , भाले व चाकु व इतर 

उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अबंड, परतूर , भोकरदन यांनी 
शरीरास इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 
२ . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ०४/ ०७/ २०१५ चे ०६ .०० 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

वाजेपासून ते दिनांक १८ .०७ .२०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 
३. दगड किंवा उपकरणे किंवा ( Means of Cousting) प्रवर्तक शस्त्रे 

हा आदेश दिनांक ०१/ ०७/ २०१५ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

देण्यात आला आहे . 

आर . टी . इतवारे 
४ .व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. 

जालना - ०१ जूलै , २०१५ . 
५. व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचेप्रदर्शन करणार नाही . 


६ . आवेषी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ०४ / ०७/ २०१५ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक १८ / ०७/२०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 

OFFICE ORDER 

( No. B- 2/ 42 of2015 ) 
READ - Application dated 16 /06 /2014 submitted by Shri. 
A. N. Karmarkar, District Judge - 2 & Additional Sessions Judge, 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it . 

No./ Estt ./2117of 2015.- The Pricipal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (06 ) days 
w. e.f. 29 - 06 - 2015 to 04 - 07 - 2015 to with benefit of availment 
of prefixing holiday falling on 27 /06 /2015 & 28 /06 /2015 and 
suffixing holiday falling on 05 // 07 /2015 with permission to 
leaveheadquarter Shri. A . N . Karmarkar, District Judge - 2 & 
Additional Sessions Judge , Jalna . 


हा आदेश दिनांक ०१ /०७/ २०१५ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 

आर . टी .इतवारे 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 
जालना :- ०१ जूलै, २०१५ . 


१५६४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
On return from the said leave Shri. A .N . Karmarkar, is 

आदेश 
reposted as District Judge - 2 & Additional Sessions Judge , 
Jalna. 

क्र . काव्यवि / (प्रशा) / ४२३० / २०१३.: - जिल्हा न्यायाधीश - ३ , 
No locum tenens is necessary. 

बीड आदेश देत आहेत की , श्री . आर. ए .शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश 

क . स्तर , केज यांना दिनांक ०२/ ०६/ २०१५ ते ०४/ ०६ / २०१५ रोजीची 
Certified under note 2 below M. C . S . ( pay ) Rule 39 that, 
Shri. A .N . Karmarkar, would have continued to officiate as ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येउन दिनांक ०१ / ०६ / 
District Judge - 2 & Additional Sessions Judge, Jalna. had he २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०५/ ०६/ २०१५ रोजीच्या 
not proceed on leave for the above period . 

कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
In has absence the charge of his Court is kept with District 
Judge -2 & Additional Sessions Judge , Jalna in addition to 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
her own duties. 

( ब ) खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . 
Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 

आर. ए.शिंदे, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
R . V .Deshmukh 

न्यायाधीश क . स्तर , केज म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले 
Principal District & Sessions Judge Jalna. असते . 
Jalna, 18th June , 2015 . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर.ए.शिंदे, यांना 
त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, केज म्हणुन नियुक्त 
केले जाते . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 

OFFICE ORDER 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर. ए.शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , केज यांच्या न्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . 
व्ही . ए. अवघडे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर केज यांच्याकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

शेखर सी . मुनघाटे , 

जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड . 
बीड , ०१ जून , २०१५ . 


( No . B- 2/ 43 of2015 ) 
READ - Application dated 25 /06 /2015 submitted by Shri. 
S . N . Sarodiya , Civil Judge (JD ) & JMFC , Badnapur for grant 
of earned leave and order passed on it. 

No./ Estt./ 2260 of 2015.- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
we.f. 29 - 06 - 2015 to 1 - 07 - 2015 to with benefit ofavailment 
of prefixing holiday falling on 27 & 28 June , 2015 with 
permission to leave headquarters Shri. S . N . Sarodiya , Civil 
Judge (JD) & JMFC, Badnapur . 

On return from the said leave Shri . S .N . Sarodiya , is 
reposted as Civil Judge (JD) & JMFC , Badnapur. 


२९ 


No locum tenens is necessary. 


__ Certified under note 2 below M . C . S. ( pay ) Rule 39 that, 
Shri. S. N . Sarodiya, would have continued to officiate as 
Civil Judge (JD) & JMFC , Badnapur had he not proceed on 
leave for the above period . 

In his absence the charge of has Court is kept with Civil 
Judge (JD) & JMFC , Badnapur. in additionto her ownduties. 
Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 

R . V.Deshmukh 
Principal District & Sessions Judge Jalna. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - श्री . जी . जी . भरणे, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , माजलगांव यांचे 
अर्जित रजेचे आवेदन जा . क्र . १३९८ / २०१५ दिनांक २६/ ०३/ २०१५ . 

आदेश 
क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ४३०९/ २०१३ .: - जिल्हा न्यायाधीश- ३ , बीड 
आदेश देत आहेत की , श्री . जी . जी . भरणे , दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, 
माजलगांव यांना दिनांक २३ / ०३/ २०१५ ते दिनांक २५/०३/ २०१५ या 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . 
जी . जी . भरणे, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, माजलगांव हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , माजलगांव म्हणुन 
त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . जी . जी . भरणे, यांना 
त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , माजलगांव म्हणुन नियुक्त 
केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . जी . जी . भरणे, दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , माजलगांव यांच्या न्यायालयाचा संपूर्ण कामाचा कार्यभार खालील 
प्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


Jalna, 26th June, 2015 . 


२८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - श्री . आर.ए.शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , 
केज यांचे पत्र क्र . क्रमांक १३०४/ २०१५. दिनांक ०१/ ०६/ २०१५ . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५६५ 
विशेष न्यायालयीन कामाचा कार्यभार – तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 

३१ 
-१ , माजलगांव . 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
शासकीय व इतर न्यायालयीन कामाचा - सह दिवाणी न्यायाधीश , 

पहा - श्री . एन . एस . कोले, जिल्हा न्यायाधीश -३ , अंबाजोगाई , यांचे 
कार्यभार 

क . स्तर , माजलगांव . अर्जित रजेचे आवेदनपत्र जा . क्र . ९५९ / २०१५. दिनांक २७/ ०४/ २०१५ . 

आदेश 
तसेच वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर. के . गुज्जर यांना सह दिवाणी 

क्र . काव्यवि / (प्रशा) / ५३३१/ २०१५.: - जिल्हा न्यायाधीश - ३ , बीड 
न्यायाधीश क . स्तर , माजलगांव यांना माजलगांव येथील उपकोषागार 

आदेश देत आहेत की , श्री . एन . एस . कोले , जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
कार्यालयातून दिवाणी न्यायालय व . स्तर , माजलगांव या न्यायालयातील 

अंबाजोगाई , यांना दिनांक २०/ ०४/ २०१५ ते दिनांक २३/ ०४/ २०१५ या 
कामकाजा संबंधीत रक्कम काढणे , भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर 

( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 
स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (२ ) ( ब ) 
शेखर सी . मुनघाटे , 

खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड . 

एन. एस . कोले , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
बीड , २६ मार्च, २०१५ . 

न्यायाधीश -३, अंबाजोगाई, म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले 

असते . 
३० 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एन .एस. कोले , 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश -३, अंबाजोगाई, म्हणुन नियुक्त 
पहा - श्री . एस . एस .पारवे, सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, बीड यांचे केले जाते . 
पत्र क्र . ४०२४/ २०१५. दिनांक ०३/ ०६ / २०१५. 

श्री . एन. एस . कोले, जिल्हा न्यायाधीश - ३ , अंबाजोगाई , यांच्या 
आदेश 

न्यायालयाचा कामाचा कार्यभार श्री . यु. एल . तेलगांवकर, जिल्हा न्यायाधीश 

__ - २, अंबाजोगाई , यांच्याकडे ठेवण्यात आला होता . 
क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / ४३९० / २०१५.: - जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड 
आदेश देत आहेत की , श्री . एस . एस . पारवे, सह दिवाणी न्यायाधीश 

आर . बी . अग्रवाल , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बीड यांना दिनांक ०४ / ०६ / 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 
२०१५ ते दिनांक ०५ / ०६/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 

बीड, ०६ जून , २०१५. 
करण्यात येउन दिनांक ३/ ०६ / २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०६/ ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 

पहा - श्री . आर. बी . आग्रवाल , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ , व अतिरिक्त 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . सत्र न्यायाधीश बीड यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्र दिनांक ०८ / ०६ / 
एस . एस . पारवे, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह 

२०१५ . 
दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बीड म्हणुन 

आदेश 
त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 
वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एस. एस . पारवे, 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / ५४८३/ २०१५.: - प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश, 
यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी 

बीड आदेश देत आहेत की , श्री . आर. बी . आग्रवाल , तदर्थ जिल्हा 
प्रथम वर्ग, बीड म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

न्यायाधीश - १, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बीड यांना दिनांक ११ / ०६ / 

२०१५ ते दिनांक २० / ०६/ २०१५ या ( १० ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक 
वरील रजेच्या कालावधीत श्री . एस . एस .पारवे , सह दिवाणी न्यायाधीश 

२१/ ०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करण्यात येउन 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बीड यांच्या न्यायालयाचा संपुर्ण 

दिनांक १०/ ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
कामाचा कार्यभार खालील प्रमाणे ठेवण्यात येत आहे. 

२२ / ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
दिनांक ०४/०६/ २०१५ - ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर बीड . 

परवानगी देण्यात येते . 
दिनांक ०५/ ०६/ २०१५ – ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , बीड . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
शेखर सी . मुनघाटे , खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . आर. बी . 

जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड . आग्रवाल , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा 
बीड , ०५ जून , २०१५ . 

न्यायाधीश - १, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बीड म्हणुन त्यांच्या मुळपदी 
काम करीत राहीले असते . 


३२ 


3४ 


१५६६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर. बी . आग्रवाल , 
यांना त्यांच्या मुळपदी तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , व अतिरिक्त सत्र 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
न्यायाधीश, बीड म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

पहा - श्री . एस. व्ही . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , गेवराई यांचे 

पत्र क्र . ४८१/ २०१५ , दिनांक ०८ / ०६/ २०१५ . 
वरील सुट्टीच्या कालावधीत श्री . आर.बी . आग्रवाल , तदर्थ जिल्हा 

आदेश 
न्यायाधीश -१ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बीड यांचा कार्यभार श्री . 

क्र . काव्यवि / (प्रशा) / ५६८३/ २०१५.: - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - ३ , 
विवेक वि .विद्वांस , जिल्हा न्यायाधीश -२ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

बीड आदेश देत आहेत की , श्री . एस . व्ही . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
बीड यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला आहे. 

क . स्तर , गेवराई यांना दिनांक १०/ ०६/ २०१५ ते दिनांक १२/ ०६/ २०१५ 

रोजीची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १३/ ०६/ २०१५ व दिनांक १४/ 
अशोक अं . भटकर , 

०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करण्यात येउन दिनांक ०९ / 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . 

०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक १५/ ०६/ २०१५ 
बीड , ०८ जून , २०१५ . 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 


येते . 


३३ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - श्री . एस . एस . जहागिरंदार , दिवाणी न्यायाधीश -३ , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , धारूर यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्र पत्र 
क्र . १००२ /२०१५, दिनांक ०८ /०६/ २०१५ . 

आदेश 
क्र . काव्यवि / (प्रशा) / ५६८२/ २०१५.: - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश 
३ , बीड आदेश देत आहेत की , श्री . एस. एस . जहागिरंदार , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , धारूर यांना दिनांक 
०९/ ०६/ २०१५ ते दिनांक १२/ ०६/ २०१५ या चार दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येउन दिनांक १३/ ०६ / २०१५ व १४ / ०६/ २०१५ रोजीच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह दिनांक ०८ / ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासुन ते दिनांक १५/ ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . 
एस . एस . जहागिरंदार , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश-३ , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, धारूर 
म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एस. एस . जहागिरंदार , 
यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, धारूर म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

वरील सुट्टीच्या कालावधीत श्री . एस .एस. जहागिरंदार , दिवाणी । 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, धारूर यांच्या 
न्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . व्ही . ए. अवघडे , ३रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , केज यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला आहे . 
तसेच वरील रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही .ए. अवघडे, ३रे दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , केज यांना धारूर येथील उप कोषागार कार्यालयातून दिवाणी 
न्यायालय क. स्तर, धारूर न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजा संबधाच्या 
रक्कम भरणे , काढणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 

संजीव एस . शर्मा 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-३ , बीड . 
बीड , ११/ ०६ / २०१५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . एस .व्ही . जाधव , 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , 
गेवराई म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एस . व्ही . जाधव, यांना 
त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , गेवराई म्हणुन नियुक्त केले 
जाते . 

वरील सुट्टीच्या कालावधीत श्री . एस .व्ही .जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , गेवराई यांच्या कार्यभार खालील प्रमाणे ठेवण्यात येत आहे . 
१०/०६/ २०१५ ते ११/ ०६/२०१५ – २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , गेवराई 
१२/ ०६/ २०१५ ते १४/ ०६/ २०१५ – सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , गेवराई. 

तसेच वरील कालावधीत श्री .एन . एन .धेड २रे सह दि . न्या . क . स्तर , 
गेवराई व श्री . व्ही . व्ही .कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , गेवराई 
येथील उप कोषागार कार्यालयातून दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , गेवराई 
यांचे न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजा संबधी रक्कम भरणे, काढणे 
तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात 
येतात . 

संजीव एस . शर्मा , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-३ , बीड . 
बीड , ११ जून , २०१५ . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - श्री . जी . जे . श्रीसुदंर , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , आष्टी यांचे 
अर्जित रजेचे आवेदनपत्र क्र . १९५५/ २०१५, दिनांक १०/ ०६/ २०१५. 

आदेश 
___ क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ५७०६/ २०१५.: - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
बीड आदेश देत आहेत की , श्री . जी . जे . श्रीसुदंर , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , आष्टी यांना दिनांक ११/ ०६/ २०१५ ते दिनांक २८ / ०६/ २०१५ 
रोजीची ( १६ ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक २७/ ०६/ २०१५ व दिनांक 
२८ / ०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करण्यात येउन दिनांक 
१० / ०६/ २०१५ रोजीच्या रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
२९ / ०६ / २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . जी . जे . 
श्रीसुदंर , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , आष्टी म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 


३७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५६७ 
__ वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . जी . जे. श्रीसुदंर , यांना 
त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , आष्टी म्हणुन नियुक्त केले 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
जाते . 

पहा - १.) जिल्हा न्यायालय , बीड का . आदेश क्रमांक / प्रशा/५६८२/ २०१५ 
वरील सुट्टीच्या कालावधीत श्री . जी . जे. श्रीसुदंर , दिवाणी न्यायाधीश 

दिनांक १२/०६ / २०१५. दिनांक १२/ ०६/ २०१५. 
क . स्तर , आष्टी यांच्या कार्यभार श्री . व्ही . के . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश 

२ .) श्री . एस . एस . जहागिरदार , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व 
क . स्तर , आष्टी यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, धारुर यांचा अर्ज क्र . ११०१/ २०१५, दिनांक 
तसेच वरील कालावधीत श्री . व्ही . के . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश १९ / ०६/ २०१५ . 
आष्टी यांना आष्टी येथील उपकोषागार कार्यालयातून दिवाणी न्यायाधीश , 

आदेश 
क . स्तर , आष्टी यांचे न्यायालयातील कार्यालयीन कामासंबधीच्या रक्कम 
भरणे , काढणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / ६२३६/ २०१५.: - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
प्रदान करण्यात येतात . 

बीड आदेश देत आहेत की , श्री . एस. एस . जहागिरदार , दिवाणी न्यायाधीश 

क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, धारुर यांना दिनांक ०९ / ०६/ २०१५ 
संजीव एस . शर्मा, 

ते दिनांक १२/०६/ २०१५ या चार दिवासाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश- ३ , बीड . 

आलेली होती. परंतु संदर्भ क्रमांक २ नुसार दिनांक ०९ /०६/ २०१५ रोजीची 
बीड , १२ जून , २०१५ . 

एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा रद्द करण्यात येते . 

__ संजीव एस . शर्मा, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड . 

बीड , २३ जून , २०१५ . 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


३८ 


पहा - श्री . पी . एन. देशपांडे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांचे 
अर्जित रजेचे आवेदनपत्र क्र . ४२३८/ २०१५ , दिनांक १५ / ०६ /२०१५ . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


पहा - श्री .विवेक वि . विद्वांस , जिल्हा न्यायाधीश - २, बीड यांचे अर्जित 
रजेचे आवेदनपत्र क्र . दिनांक २४/०६/ २०१५ . 


आदेश 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ६१२६/ २०१५.:- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - ३ , 
बीड आदेश देत आहेत की , श्री . पी . एन. देशपांडे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क .स्तर , बीड यांना दिनांक १० /०६/ २०१५ ते दिनांक १२/०६/ २०१५ रोजीची 
( ०३ ) दिवसाची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) दिनांक १३ /०६ / 
२०१५ व १४/ ०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येउन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / ६३४६/ २०१५.: - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, बीड 
आदेश देत आहेत की , श्री .विवेक वि . विद्वांस , जिल्हा न्यायाधीश - २, बीड 
यांना दिनांक २९/ ०६/ २०१५ ते दिनांक ०१/०७/२०१५ रोजीची (०३) दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक २७/०६/ २०१५ व दिनांक २८ /०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह मंजूर करण्यात येउन दिनांक २६/ ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते दिनांक २/ ७/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . पी . एन . देशपांडे, 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर, बीड म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . पी . एन . देशपांडे, यांना 
त्यांच्या मुळपदी ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, बीड म्हणुन नियुक्त 
केले जाते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री .विवेक वि . 
विद्वांस , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
२, बीड म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 


वरील सुट्टीच्या कालावधीत श्री . पी . एन . देशपांडे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , बीड यांचा कार्यभार श्री . आर. आय. सोनवणे , ७वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बीड , यांचेकडे ठेवण्यात येतो. 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री .विवेक वि . विद्वांस , 
यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश - २, बीड म्हणुन नियुक्त केले 
जाते . 


संजीव एस. शर्मा, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड . 


__ वरील सुट्टीच्या कालावधीत श्री .विवेक वि . विद्वांस ,जिल्हा न्यायाधीश - २, 
बीड यांचा कार्यभार श्री . आर . बी . आग्रवाल , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ बीड, 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला आहे . 


बीड , १९ जून , २०१५ . 


अशोक अ . भटकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 


बीड , २५ जून , २०१५ . 


३० 


१५६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

___ वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सौ . स .र. भांगडिया झंवर , 

यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश,व. स्तर, बीड म्हणुन नियुक्त 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

केले जाते . 
वाचा.- सौ . स .र. भांगडिया झंवर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , बीड 

वरील रजेच्या कालावधीत सौ . स. र. भांगडिया झंवर , सह दिवाणी 
यांचे अर्जित रजेचे आवेदन पत्र क्रमांक जा .क्र .३७७ / २०१५ 

न्यायाधीश ,व.स्तर, बीड यांचा कार्यभार श्री . आर.एस. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , 
दिनांक २२ जून २०१५ . 

व . स्तर , बीड यांचेकडे ठेवण्यात येतो . 
आदेश 

आर . बी . अग्रवाल 
क्र .प्रशा/ ६३४७/२०१५.- प्र.जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड आदेश देत आहेत 

प्र .जिल्हा न्यायाधीश -३ बीड . 
की , सौ . स .र . भांगडिया झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश ,व. स्तर , बीड यांना बीड , २६ जून , २०१५ . 
दिनांक १३/ ०७/ २०१५ ते दिनांक १५/ ०७/ २०१५ या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा दिनांक ११/ ०७/ २०१५ व दिनांक १२/ ०७/ २०१५ रोजीच्या सुटटीच्या 
फायदयासह मंजूर करण्यात येउन दिनांक १० /०७/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वेळेनंतर पासून दिनांक १६ /०७/२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

पहा .- सौ . एस . एस .माने सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई 

यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्र जा .क्र . ६७१/ २०१५. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (२ ) ( ब ) 

दिनांक २५ / ०६/ २०१५. 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर सौ . स.र. भांगडिया 
झंवर , हया वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी 

आदेश 
न्यायाधीश ,व. स्तर , बीड त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

क्र . प्रशा / ६४७० / २०१५.- प्र.जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड आदेश देत 
वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सौ . स .र. भांगडिया झंवर , 

आहेत की , सौ . एस . एस . माने सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई 
यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , बीड नियुक्त केले 

यांना दिनांक २३/ ०६/ २०१५ व दिनांक २४/ ०६/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची 
जाते . 

अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
वरील रजेच्या कालावधीत सौ . स.र. भांगडिया झंवर , सह दिवाणी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
न्यायाधीश,व. स्तर , बीड यांचा कार्यभार श्री . आर.एस .पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, 

खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर सौ . एस . एस .माने , 
व . स्तर , बीड यांचेकडे ठेवण्यात येतो . 

हे वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
आर . बी . अग्रवाल 

क . स्तर, अंबाजोगाई म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिल्या असत्या . 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सौ . एस. एस.माने , यांना त्यांच्या 
बीड , २५ जून , २०१५ . 

मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , अंबाजोगाई म्हणुन नियुक्त केले जाते . 


. 


वरील रजेच्या कालावधीत सौ . एस . एस .माने सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबाजोगाई यांचा कार्यभार श्री . पी . आर.कुलकर्णी, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाइ यांचेकडे ठेवण्यात येतो . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- ०१ . जिल्हा न्यायालय बीड पत्र जा . क्र .६२४९/ २०१५ 

दि .२४/०६/ २०१५ . 
०२ . सौ . स .र. भांगडिया झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश,व . स्तर , 

बीड यांचे अर्जित रजेचे आवेदन पत्र क्रमांक जा . क्र . ५१६६/ 
२०१५ दिनांक २२ जून २०१५ . 

आदेश 
क्र . प्रशा/ ६३४८/ २०१५.- प्र.जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड आदेश देत 
आहेत की , सौ .स .र. भांगडिया झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , बीड 
यांना संदर्भ क्रमांक १ नुसार दिनांक २३/ ०६/ २०१५ रोजीची मंजूर करण्यात 
आलेली किरकोळ रजा रद्द करण्यात येउन संदर्भ क्र . २ नुसार दिनांक 
२३/०६/ २०१५ व दिनांक २४/ ०६/ २०१५ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


तसेच श्री . पी . आर.कुलकर्णी, यांना अंबाजोगाई येथील उप कोषागार 
कार्यालयातुन सह दिवाणी न्यायालय , क. स्तर , अंबाजोगाई यांचेन्यायालयातील 
कार्यालयीन कामकाजा संबंधी रक्कम भरणे, काढणे तसेच आवश्यक त्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 

आर . बी . अग्रवाल 

प्र .जिल्हा न्यायाधीश -३ बीड . 
बीड , २६ जून , २०१५. 


४२ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , सौ . स .र. भांगडिया 
झंवर , हया वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व .स्तर , बीड त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 


पहा.- ०१ . जिल्हा न्यायालय , बीड का . आदेश. क्र .५८८४/ २०१५ 

दि . १२१/ ०६/ २०१५ . 
०२. श्री . व्ही. एम . सुंदाळे, दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, अंबाजोगाई 

यांचे पत्र क्रमांक २४५५/ २०१५ 
दिनांक ०८ जून २०१५ . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५६९ 
आदेश 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही .ए. अवघडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क्र . प्रशा/ ६४६९ / २०१५ .- जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड आदेश देत आहेत कनिष्ठ स्तर , केज यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . 
की , श्री . व्ही . एम . सुंदाळे , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अंबाजोगाई यांना एस . आर.मोकाशी, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
दिनांक १५/ ०६/ २०१५ व दिनांक १६/ ०६/ २०१५ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित 

प्रथम वर्ग केज यांचेकडे ठेवण्यात येतो . 
रजा दिनांक १३ /०६/ २०१५ व दिनांक १४/ ०६ / २०१५ या दोन दिवसाचा 

आर . बी . अग्रवाल 
सुटटीचा फायदा मंजूर करण्यात येउन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

प्र .जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड . 
देण्यात आलेली आहे .. 

बीड , २९ जून , २०१५. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री .व्ही .एम. सुंदाळे , 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , 

४४ 
अंबाजोगाई त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा.- ०१ . श्री . पी . ए . खिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , बीड यांचे 
वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री .व्ही .एम . सुंदाळे , यांना 

अर्जित रजेचे आवेदनपत्र दिनांक २३/ ०६/ २०१५ . 
त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अंबाजोगाई म्हणुन नियुक्त 

०२ . जिल्हा न्यायालय , बीड यांचे पत्र क्रं . ६२५२/ २०१५ 
केले जाते . 

दिनांक २४ / ०६/ २०१५. 
__ वरील रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही . एम . सुंदाळे , दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, 

आदेश 
अंबाजोगाई यांचा न्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार खालील प्रमाणे 

क्र .प्रशा/ ६५७१/ २०१५ .- जिल्हा न्यायाधीश बीड आदेश देत आहेत की , 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . ए. खिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड यांना दिनांक २४/०६ / 
विशेष न्यायालयीन कामाचा कार्यभार - जिल्हा न्यायाधीश - ३ अंबाजोगाई 

२०१५ रोजीची ते दिनांक २६/ ०६/ २०१५ या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
प्रशासकीय व इतर न्यायालयीन - सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , 

दिनांक २७/०६/ २०१५ व दिनांक २८/ ०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या फायदयासह 
कामाचा कार्यभार अंबाजोगाई 

कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
वरील रजेच्या कालावधीत सौ .एस . एस .माने , सह दिवाणी न्यायाधीश , ___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
क . स्तर , अंबाजोगाई व यांना अंबाजोगाई येथील उपकोषागार कार्यालयातुन खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमुख करण्यात येते की , जर श्री . पी . ए . 
दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , अंबाजोगाई न्यायालयातील कार्यालयातील खिल्लारे , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - 
कामकाजा संबधीच्या रक्कम भरणे, काढणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर ३ , बीड म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते . 

___ वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . पी . ए . खिल्लारे , 
आर. बी . अग्रवाल यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड म्हणुन नियुक्त केले 
प्र .जिल्हा न्यायाधीश -३ बीड . 

जाते . 

तरी वरील रजा व सुट्टीच्या कालावधीत श्री . पी . ए. खिल्लारे , जिल्हा 
बीड , २६ जून , २०१५. 

न्यायाधीश - ३ , बीड , यांच्या न्यायालयाचा कामाचा कार्यभार श्री . 
आर. बी . अग्रवाल , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , बीड यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 


होता. 


अशोक अं . भटकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बीड . 


बीड , ३० जून , २०१५ . 


४५ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा .- ०१ . श्री . व्ही .ए. अवघडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , केज यांचे पत्र क्र .१७२० /२०१५ दिनांक २५ / ०६ / २०१५ . 

आदेश 
क्र . प्रशा/ ६४८९ / २०१५.- प्र.जिल्हा न्यायाधीश - ३ बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री . व्ही .ए. अवघडे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
केज यांना दिनांक २९ /०६/२०१५ ते दिनांक ०१/ ०७/ २०१५ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक २८ / ०६/ २०१५ राजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजुर 
करण्यात येउन दिनांक २७/०६/ २०१५ रोजीच्या लोक न्यायालयाचे कामकाज 
संपल्यानंतर पासुन ते दिनांक ०२/०७/ २०१५ रोजीच्या कार्यलयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , जर श्री . व्ही .ए. अवघडे, 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , केज त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . व्ही . ए. अवघडे, 
यांना त्यांच्या मुळपदी ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , केज 
म्हणुन नियुक्त केले जाते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश यांजकडून 
वाचा - श्री . डी . डी . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर यांचे पत्र 
जा .क्र . ४४६/ २०१५ दि . २१.०५ . २०१५ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
जा . क्र .ब . १( १ ) / ४१०८ / २०१५:- श्री . डी . डी . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश 
१, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . १५ .०६. २०१५ ते २० .०६. २०१५ (दोन्ही दिवस धरुन ) एकुण (०६ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . १३ व १४.०६.२०१५ व रजेच्या पुढे 
दि . २१ .०६. २०१५ रोजीच्या सुट्टया जोडून , दि . १२.०६ .२०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२.०६ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


१५७० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . डी .ममदापुरे, जिल्हा न्यायाधीश- १ , 

आदेश 
भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील 

जा .क्र .ब .२( १ ) / ४७५७/ २०१५.- कु . एम . व्ही . भराडे सातवे सह दिवाणी 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांची संदर्भीय आदेशा अन्वये 
तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . डी. ममदापुरे , जिल्हा 

दि . ०२ .०६. २०१५ ते १६ .०६. २०१५ या (१५) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर 
न्यायाधीश -१ , भोकर ह जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 

करण्यात आली होती . 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

त्यांच्या विनंतीवरुन दि .१२ .०६.२०१५ ते १६.०६. २०१५ या एकूण ( ०५ ) 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येते . 
जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा न्यायाधीश-३ , नांदेड यांनी पहावे . 

कु . सविता टी . बारणे 

उर्वरित आदेश कायम राहतील . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 

कु . सविता टी . बारणे 
नांदेड , / ०९ जून , २०१५ . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , १२ जून , २०१५. 


४८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा - श्री . पी . जी .महाळंकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांचे पत्र जा . क्र . ७२३/ २०१५ दि . ०९.०६. २०१५ सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा - श्री . दे.ग . कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे 

पत्र जा .क्र . २७१/ २०१५ दि . ११.०६. २०१५ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
जा .क्र .ब.२( १) / ४७५८/ २०१५.- श्री . दे.ग .कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १५. ०६ . २०१५ ते १९ .०६ . २०१५ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकुण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि .१३ व १४.०६ .२०१५ या 
सुट्टयांचा फायदा दिनांक १२.०६.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २० .०६. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दे.ग .कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील 
तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. दे.ग. कांबळे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जा .क्र .ब .२( १ ) / ४१४१ / २०१५ .- श्री . पी . जी . महाळंकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १० .०६. २०१५ ते १२.०६. २०१५ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून 
दि .१३ व १४.०६.२०१५ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा दि . ०९ .०६.२०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५.०६. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह शिल्लक रजेच्या अटीस अधिन राहून 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . जी .महाळंकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार काम दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावे आणि जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावे . 

कु . सविता टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , १२ जून , २०१५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील 
तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . जी . महाळंकर , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


४७ 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भोकर यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा - ०१ जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क . ब . - २( १ ) 

३९९५/ २०१५, दि . ०१.०६ . २०१५ . 
०२ . कु .एम .व्ही . भराडे, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . २७८६/ २०१५ दि . १२. ०५. २०१५ 
व त्यावरील आदेश . 


कु . सविता टी . बारणे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


नांदेड , १० जून , २०१५ . 


४९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 

१५७१ 

५१ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा - श्री . एस . बी . शेख , मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांचे पत्र जा .क्र . 

वाचा - श्री . एन . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , उमरी 
८१७/ २०१५ दि . ०८.०६.२०१५ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व 

यांचे पत्र क्र . १७७ / २०१५ दि . १५.०६. २०१५ सोबत विहित 
त्यावरील आदेश . 

नमुन्यातील रजेचा अर्ज, व त्यावरील आदेश . 
आदेश 

आदेश 
जा .क्र .ब.२( १) / ४१४२/ २०१५.- श्री .एस. बी .शेख, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० क्र . ब.२( १ ) / ४८८३/ २०१५.- श्री . एन . बी .जाधव, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
अन्वये दि . १०.०६ .२०१५ ते १२.०६.२०१५ या ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , 

स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
रजेला जोडून दि .१३ व १४ .०६.२०१५ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा दि . 

५० अन्वये दि . १८.०६ .२०१५ ते २० . ०६.२०१५ या एकूण ( ०३) दिवसांची 
०९ .०६. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५.०६ .२०१५ 

अर्जित रजा रजेला जोडून दिनांक २१.०६ . २०१५ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 

दि . १७.०६.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२.०६. २०१५ 
शिल्लक रजेच्या अटीस अधिन राहून मंजूर करण्यात येते . 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर 
___ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शेख , मुख्य न्यायदंडाधिकारी 

करण्यात येते . 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील कनिष्ठ स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 
तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. बी .शेख, मुख्य 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते 

तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . बी . जाधव , दिवाणी 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 

नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीन काम सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावे. 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व 
कु . सविता टी . बारणे 

तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी 

पहावे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , १० जून , २०१५ . 

कु. सविता टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
५० 

नांदेड , १७ जून , २०१५ . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा - श्री . पी . ए . खिल्लारे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार 
जोड न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र क्र . ११४३/ २०१५ दि . १५.०६.२०१५ व 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील 

वाचा - श्री . एम . पी .शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , किनवट यांचे 
आदेश . 

पत्र जा . क्र . ८१० / २०१५ दि . ११.०६. २०१५ व सोबत विहित 
आदेश 

नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
जा . क्र . ब. २( १ ) / ४८४३/ २०१५ .- श्री . पी . ए. खिल्लारे , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर, कंधार , जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 

आदेश 
( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . १० .०६.२०१५ ते १२. ०६ .२०१५ जा .क्र . ब.२( १) / ४९९७/ २०१५.- श्री . एम . पी .शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश क 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
कार्योत्तर मंजुर करण्यांत येते . 

नियम ५० अन्वये दि . १५ .०६.२०१५ ते २६.०६. २०१५ या एकूण ( १२ ) 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . ए. खिल्लारे, दिवाणी न्यायाधीश दिवसांची अर्जित रजा रजेला जोडून दिनांक १४ .०६ . २०१५ रोजीच्या सुट्टीचा 
वरिष्ठ स्तर , कंधार जोड न्यायालय, मुखेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर फायदा, दि . १४.०६. २०१५ रोजीच्या सकाळी ०५ . ०० वाजल्यापासून ते 
स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 

दिनांक २७.०६ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . ए . खिल्लारे , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हे जर वर 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . पी .शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश क 
नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थापन्न राहिले 

स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 
असते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील 
कु . सविता टी . बारणे 

तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . पी .शिंदे, दिवाणी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 

न्यायाधीश क स्तर , किनवट हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नांदेड , १७ जून , २०१५ . 

नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


१५७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व 
तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, माहूर यांनी पहावे. 
तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश क स्तर ,किनवट आस्थपेनवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहे . 

दुर्वाचनिय , 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , १९ जून , २०१५ . 


५५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४ ,दिनांक २९ / ९/ २०१४ . 
२) श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , निलंगा यांचा 

दिनांक २९ .६. २०१५ ते ३० .६. २०१५ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित 

रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) सहा अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


५३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा - श्री . एम . पी .शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , किनवट यांचे 
पत्र जा . क्र . ८८६/ २०१५ दि . २३. ०६ . २०१५ व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
जा .क्र . ब.२( १ ) / ५११९ / २०१५ .- श्री . एम . पी .शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश क 
स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १५.०६ . २०१५ ते २६.०६ . २०१५ या एकूण ( १२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली होती . त्यांच्या विनंतीवरुन दिनांक 
२३.०६.२०१५ ते २६.०६.२०१५ या (०४) दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात 


क्र . काव्यवि .(प्रशा)/ २०७१/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
हे श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १, व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , निलंगा यांची दिनांक २९ .६ .२०१५ ते ३० .६ .२०१५ या ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७.६. २०१५ व २८ .६. २०१५ 
रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . येते . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


____ श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


येते . 


कु . सविता टी . बारणे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निलंगा या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहिल . 


नांदेड , २४ जून , २०१५. 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ .९ . २०१४ च्या संदर्भीय 
आदेशप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर , 
लातूर - २५ जून , २०१५ . 


५६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा - श्री . आनंद कृ . पाटील जिल्हा न्यायाधीश- १, बिलोली यांचे 

पत्र जा . क्र . ६४५/ २०१५ दि . २२.०६.२०१५ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

आदेश 
जा . क्र .ब.१( १ ) / ५१५६/ २०१५ .- श्री . आनंद कृ .पाटील जिल्हा न्यायाधीश 
१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २९ .०६. २०१५ व ३० .०६ .२०१५ या ( ०२) दिवसांची अर्जित 
रजा रजेला जोडून दिनांक २७ व २८ . ०६. २०१५ रोजीच्या सुट्टयांचा 
फायदा , दि . २६.०६ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०१ / 
०७/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आनंद कृ. पाटील जिल्हा न्यायाधीश 
१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ब खालील 
तळटीप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद कृ . पाटील जिल्हा 
न्यायाधीश- १, बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
___ जिल्हा न्यायाधीश - १, बिलोली यांच्या न्यायालयाचेदिनांक २७.०६.२०१५ 
व २८.०६. २०१५ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा 
न्यायाधीश -२, नांदेड यांनी पहावे आणि दिनांक २९.०६.२०१५ व ३० . ०६. २०१५ 
या कालावधीतील व तात्कालीक काम जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड यांनी 
पहावे. 

कु . सविता टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , २४ जून , २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४ ,दिनांक २९ /९ / २०१४ . 
२) श्रीमती. वाय. आर .मुक्कनवार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर, लातूर यांचा दिनांक १७.६.२०१५ ते २१.६.२०१५ पर्यंतची 
( ५) दिवसाची वैद्यकीय कारणावरुन परावर्तीत रजा मंजूर 

करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अर्जदाराने दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल 

आदेश 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/ २०७० / २०१५.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती. वाय . आर. मुक्कनवार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लातूर यांच्या दिनांक १७.६. २०१५ ते २१ .६.२०१५ पर्यंतच्या ( ५ ) दिवसाच्या 
वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


१५७३ 


श्रीमती. वाय . आर .मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


__ श्रीमती .वाय . आर .मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू होती 


श्रीमती.वाय. आर मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९.९ .२०१४ च्या संदर्भीय 
आदेशप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


आदेश 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/ २०३२ / २०१५ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . सी . पठारे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर 
यांची दिनांक २२ .६. २०१५ व २३ .६ .२०१५ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २१.६.२०१५ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २० .६. २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ .६. २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते 
आहे . 

श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू राहिल . 
__ श्री . एस . सी . पठारे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ .९ . २०१४ च्या संदर्भीय आदेशप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर , 
लातूर - २२ जून , २०१५ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर , 


लातूर - २५ जून , २०१५ . 


५७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४ ,दिनांक २९ /९ / २०१४ . 
२) श्रीमती . आर.ए. माळाकोळीकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , लातूर यांचा दिनांक २९ .६.२०१५ ते १.७. २०१५ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा )/ २०९२/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती. आर .ए .माळाकोळीकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक २९ .६.२०१५ ते १.७.२०१५ 
पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २७.६ . २०१५ व 
२८ .६ . २०१५ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २६. ६.२०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २.७. २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
___ श्रीमती आर. ए.माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती आर. ए. माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहिल . 

श्रीमती आर .ए .माळाकोळीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९.९ .२०१४ च्या संदर्भीय 
आदेशप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर , 
लातूर - २६ जून , २०१५. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४,दिनांक २९ / ९/ २०१४ . 
२ ) श्री . जी . जी . वायाळ, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 

यांचा दिनांक २४ .६. २०१५ व २६. ६.२०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि .( प्रशा)/ २०३३/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . जी . जी .वायाळ , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची 
दिनांक २४.६ . २०१५ ते २६. ६.२०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २७.६ . २०१५ व २८. ६.२०१५ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार 
व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक २३.६ . २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२९ .६.२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्री . जी . जी .वायाळ , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 

श्री . जी . जी .वायाळ , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू राहिल . 

श्री . जी . जी .वायाळ , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९.९ .२०१४ च्या संदर्भीय आदेशप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर , 
लातूर - २२ जून , २०१५ . 


५८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४,दिनांक २९ /९ / २०१४ . 
२) श्री . एस . सी . पठारे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

लातूर यांचा दिनांक २२ .६ .२०१५ व २३.६. २०१५ या ( ०२) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


१५७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


६० 


चापानेर लघू पाटबंधारे तलाव कालव्यावरील 

प्रस्तावित पाणी वापर संस्था . 


एम . आय. एस .एफ .नियम २००५ 

अधिसुचना- ३ 
( नियमाच्या भाग ५, ६,६,० , ७,० पहावे ) 


नांव 


OL - 1 


क्र . औ . पा . वि . औ ./प्रशा - १/ ३०११/ २०१५. : 
ज्या अर्थी पाणी वापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र प्रशासकीय 
सोसायटी हायड्रॉलीक बेसीसवर भाग ५,६,७ आणि 
नियम -३ एमआयआयएसएफ नियम -२००५ खाली 
निश्चित करण्याचे ठरविले आहे. मी बी . आर.शिंगाडे, 
कार्यकारी अभियंता , औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग , 
औरंगाबाद . घोषीत करतो की , खालील पाणी वापर 
संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करीत आहे आणि सुचीत 
करतो की , निर्देशीत पाणी वापर संस्थेचासुधारीत 
नकाशा आणि भुधारकांची यादी/ भोगवटादारांची यादी 
संबंधीत ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , 
सिंचन शाखा, उप विभाग आणि प्रमुख जागेवरील 
सुचना फलकावर प्रदर्शीत करावी . 


अ .क्र . प्रस्तावीत / मुख्य । विमोचकाचे गट क्षेत्र ( हे .) 
अस्तीत्वात | कालवा/ 

क्रमांक | सीसीए . 
असलेल्या पाणी वितरीका 
वापर संस्था क्रमांक 

4 | 5 | 6 
| नियोजीत पाणी| Main OL - 1 70 | 2. 80 
वापर संस्था Canal 

OL - 1 

71 | 3. 30 
मौजे चापानेर , 

72 | 2. 00 
ता . कन्नड , 

OL - 1 73 | 4 .10 
जि . औरंगाबाद 

| OL -1 | 74 | 1.50 
| OL -1 | 79 | 4. 11 
| OL -1 | 80 | 3. 00 
OL - 1 | 81 | 2. 60 

एकुण | 23. 41 
OL- 2 | 
Main 

75 | 6. 00 
Canal 

| OL -2 | 76 | 6.60 

OL- 2 | 77 | 4 . 95 
| OL -2 | 78 | 2. 80 

OL- 2 | 107 | 15. 00 
OL -2 | 108 | 1. 70 
OL- 2 | 109 2. 20 
OL -2 | 110 | 2.10 
OL- 2 | 114 | 7. 00 
OL - 2 | 115 | 1 . 60 

एकुण | 49 .95 
OL - 3 | 1 | 4. 36 
Main 

OL- 3 | 2 | 1. 00 
Canal 

OL- 3 | 3 | 0 . 80 

OL- 3 | 4 | 9 . 80 
| OL -3 5 4.50 

OL - 3 | 111 | 2 . 80 
OL -3 | 112 | 4.10 

OL -3 | 113 | 4. 00 
| OL-3 | 121 | 1. 20 ] 
| OL - 3 | 182 | 2. 00 
OL - 3 | 176 | 1 . 81 

| एकुण | 36 . 37 
OL - 4 | 124 | 5 .00 
OL- 4 | 125 | 1. 70 

OL - 4 | 126 । 2. 00 
Main 
Canal OL - 4 | 173 || 7 .13 
OL -4 

3. 45 
| OL- 4 | 171 | 1. 00 | 


मी . बी . आर .शिंगाडे असेही घोषीत करतो 
की , संबंधीत अधिकारी यांनी यापुढे भुधारक / 
भोगवटाधारक यांना व्यक्तीगत रित्या पाणी पुरवू 
नये. तथापी सर्व भुधारक / भोगवटाधारक यांना सिंचन 
व्यवस्थापनाखाली पाणी पुरवठा करणे पाणी वापर 
संस्थेवर बंधनकारक असेल . 

शासनाच्या राजपत्रात हि सुचना प्रसिध्द 
झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत अधिक्षक अभियंता 
व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण औरंगाबाद , 
यांचेकडे या अधिसुचनेमुळे क्षती पोहचलेल्या 
लाभधारकास आक्षेप दाखल करण्याची मुभा राहील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


१५७५ 


अ.क्र . | प्रस्तावीत / | मुख्य । विमोचकाचे | गट क्षेत्र ( हे .) 

अस्तीत्वात | कालवा/ ___ नांव | क्रमांक | सीसीए . 
असलेल्या पाणी वितरीका 
वापर संस्था | क्रमांक 


अ .क्र . | प्रस्तावीत / __ मुख्य | विमोचकाचे | गट क्षेत्र ( हे .) 

अस्तीत्वात कालवा/ नांव क्रमांक | सीसीए. 
असलेल्या पाणी वितरीका 
वापर संस्था | क्रमांक 


| 1 | 


2 


| 


1 


2 


3 


___ 4 

OL- 6 
OL-6 
OL-6 
OL - 6 
OL - 6 
OL- 6 
OL- 6 
OL - 6 
OL -6 


Main 
Canal 


3 ___ 4 | 5 | 6 

OL- 4 | 174 | 1 .00 
| OL - 4 | 170 | 1. 00 | 
_ OL -4 | 169 | 4.00 

OL- 4 | 168 | 2. 20 
OL- 4 | 175 | 2. 00 
OL- 4 | 176 | 0.50 

एकुण | 30 .98 
Main 

| OL- 5 | 133 | 5. 80 | 
Canal 

| OL - 5 | 132 | 3. 60 | 
| OL-5 | 136 | 2 .00 | 

OL - 5 137 1. 20 
OL -5 

138 

1 . 95 
OL- 5 | 131 | 2. 21 | 
| OL - 5 | 147 | 2. 40 

OL - 5 | 148 | 1 . 50 
OL - 5 | 149 | 1 . 40 
OL- 5 | 150 | 1. 40 
OL- 5 | 145 2. 60 
OL- 5 | 146 | 1 . 90 
OL- 5 | 144 1 . 80 
OL- 5 | 143 | 2 . 60 
OL- 5 | 142 2.14 
OL - 5 | 141 | 2.14 
OL- 5 | 154 | 3. 80 
OL -5 | 155 | 6. 10 
OL - 5 | 156 4. 50 
OL- 5 | 157 4. 60 
OL- 5 | 158 | 1. 40 
OL- 5 | 159 | 2. 92 
OL- 5 | 160 | 5. 50 
OL- 5 | 153 | 7 .05 
OL- 5 | 152 | 4.55 

एकुण | 77. 06 
| OL -6 | 135 | 0.50 
Main 
Canal 

| OL - 6 | 227 | 0 . 70 
| OL - 6 | 229 | 0. 20 
| OL - 6 | 230 | 1. 30 | 
| OL- 6 | 223 | 1. 20 | 
_ OL -6 | 228 | 0. 60 

OL-6 | 226 | 0.50 | 
| OL -6 | 225 | 0.50 


OL - 7 
OL- 7 
OL - 7 
OL - 7 
OL- 7 
OL -7 
OL - 7 
OL - 7 
OL - 7 
OL - 7 
OL - 7 
OL - 7 
OL - 7 
OL - 7 
OL - 7 


| 5 | 6 

224 | 1 .00 

213 1 . 50 
| 214 | 1. 00 
| 139 | 1 .90 
| 140 | 1 .40 
| 212 | 0 .10 
| 211 | 0 . 20 
| 210 | 1. 10 

209 | 0. 20 

एकुण | 13. 90 
| 165 | 2. 25 
|| 166 2. 50 

2. 60 
| 168 3.00 
| 169 2. 50 

170 2.11 

171 3.12 
| 172 | 1. 50 
| 189 | 1. 50 
| 190 | 1 . 50 
| 191 | 1. 50 
| 192 | 1 . 00 
| 193 0 . 50 
| 194 | 0 .50 
| 196 | 0. 50 

एकुण 26. 58 
197 | 2. 00 
198 2. 30 
199 1. 10 


OL -8 


Main 
Canal 


| OL- 8 


| 200 | 1 . 00 


OL - 8 
OL -8 
OL- 8 
OL -8 
OL - 8 
OL- 8 
OL - 8 
OL - 8 
OL- 8 


। 


201 | 1 . 10 

| 1 . 50 
| 203 | 1 . 35 
| 

0 . 50 
| 205 | 0 . 10 
| 206 | 0 .50 
| 207 | 0 . 10 


| 204 


एकुण | 11. 55 
| 139 | 0 .59 
| 140 | 1 .10 

141 | 1. 10 


TAIL 
| TAIL 

TAIL 


Main 
Canal 


१५७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . | प्रस्तावीत/ | मुख्य | विमोचकाचे | गट क्षेत्र (हे.) 

अस्तीत्वात | कालवा / | नांव क्रमांक | सीसीए . 
असलेल्या पाणी वितरीका 
वापर संस्था | क्रमांक 


गट क्षेत्र ( हे .) 
क्रमांक | सीसीए . 


अ.क्र . | प्रस्तावीत/ | मुख्य | विमोचकाचे | 
अस्तीत्वात | कालवा / 

| नांव 
असलेल्या पाणी वितरीका 
वापर संस्था क्रमांक 


| 


2 


| 


3 


1 | 


2 


| 


3 


| 


4 
OL- 2 


| 5 | 6 
| 178 | 3. 38 


DY - 1 


DY - 1 


| 4 | 5 | 6 

TAIL | 142 | 1 . 20 
| TAIL 

145 | 1 . 50 
TAIL T 146 | 2. 96 
TAIL | 147 | 5. 83 
TAIL | 149 | 1 . 10 
TAIL | 150 | 0 . 30 
TAIL | 151 | 1. 00 
TAIL | 161 | 1 .00 
TAIL | 162 | 2.00 
TAIL | 163 | 0 . 50 
TAIL | 164 | 0 . 66 

एकुण 20. 84 
OL - 1 | 129 | 3. 10 
OL- 1 | 130 | 6. 22 
OL- 1 | 151 | 0 . 60 
OL- 1 | 152 | 0 . 40 
OL- 1 | 153 | 1 . 40 
OL- 1 | 154 | 3. 00 

OL - 1 | 155 | 1 .00 
| OL- 1 | 169 | 0 . 50 

OL- 1 | 170 | 1. 00 
OL- 1 | 168 | 1 . 00 
OL- 1 | 156 | 1 . 00 

एकुण | 19.22 
| OL - 2 1 146 | 0. 801 
| OL-2 | 147 | 6.10 | 

OL - 2 148 | 2. 00 
| OL- 2 | 150 | 2. 10 
| OL- 2 | 153 | 10. 15 

OL- 2 154 | 7. 00 
| OL - 2 | 155 | 7. 00 
| OL- 2 | 156 | 3.59 
| OL - 2 | 157 | 5.56 | 
| OL- 2 | 158 | 2. 42 | 
| OL - 2 | 159 | 2.22 | 
| OL- 2 | 151 | 4. 50 
OL - 2 | 152 | 2. 00 
OL - 2 

| 160 | 1 . 00 
OL- 2 

| 161 | 4. 14 
OL- 2 | 171 | 2. 0 
OL- 2 | 172 | 0 . 50 
OL - 2 । 149 | 2. 00 


एकुण | 68. 46 
OL- 3 | 173 | 0 . 20 
OL - 3 

0 . 40 
| OL - 3 1 175 | 0 . 10 

OL - 3 | 176 | 1. 30 
OL- 3 | 177 2 .00 
OL- 3 1 178 | 2. 00 
OL - 3 | 179 | 0 . 30 

एकुण | 6 . 30 
OL- 4 | 167 | 1 . 20 
OL- 4 | 166 2. 40 
OL- 4 | 165 | 3 . 11 
OL - 4 | 191 | 1 .00 
OL - 4 | 192 | 0 . 80 
OL- 4 | 190 | 1 .00 
OL - 4 | 194 | 0 . 40 
OL- 4 | 189 | 3. 20 
OL- 4 | 164 | 3. 45 
OL- 4 | 193 | 0 .80 
OL- 4 | 197 | 4. 75 
OL- 4 | 195 | 1 . 37 
OL- 4 | 199 | 2. 40 
OL- 4 | 198 | 1 . 00 
OL- 4 | 196 | 1. 20 
OL- 4 | 127 | 2 .10 
OL - 4 | 128 || 1 . 80 
OL- 4 | 129 | 4. 70 
OL - 4 | 130 | 4. 50 

एकुण | 41 .18 
OL- 5 | 123 | 1 .10 
OL- 5 | 122 | 1. 40 
OL - 5 | 131 | 0 . 20 
OL- 5 | 132 | 0. 20 
OL- 5 | 133 | 1 . 50 
OL-5 | 163 | 0 .60 
OL- 5 | 162 | 2 . 40 
OL - 5 | 161 | 3 .60 
OL- 5 | 158 2. 00 
OL - 5 | 157 | 2. 00 
OL- 5 | 159 | 1. 50 
OL- 5 | 160 1 . 20 
OL- 5 | 144 | 2. 00 
OL- 5 | 143 | 1 . 50 

एकुण | 21. 20 
एकुण C . C. A. | 447. 00 


DY - 1 


DY - 1 


६१ 


औरंगाबाद विभाग 


आयुक्त,महानगरपालिकायांजकडून 

औरंगाबादमहानगरपालिका,औरंगाबाद राज्यातीलपात्रव्यक्तींनापारदर्शक,कार्यक्षमवसमयोचितलोकसेवादेण्याकरितातसेचलोकांच्यास्थानिकप्रशासनाकडूनवाढत्याअपेक्षाविचारातघेऊनत्यांनातत्परवदर्जेदारसेवापुरविण्याच्या दृष्टिकोनातूनमहाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश-२०१५,दि.२८एप्रिल,२०१५लागूकरण्यातआलेलाआहे.सदरहूअध्यादेशनिर्गमितकरण्यामागेसार्वजनिकप्राधिकरणानेत्यापुरवीतअसलेल्यासेवाअधिनियमांतर्गत अधिसूचितकरुनत्याप्रमाणेसंबंधितसेवापुरविणेआवश्यकआहे.यामध्येमहानगरपालिकायानागरीस्थानिकसंस्थांचासमावेशआहे.नागरीसंस्थांमार्फतदेण्यातयेणाऱ्याविविधसेवा-सुविधांपैकीनागरिककेंद्रबिंदू मानून,नागरिकांनादैनंदिनजीवनामध्येसातत्यानेआवश्यकअसणाऱ्यावज्यालोकसेवांचाजास्तीतजास्तफायदाघेतलेलाआहेवज्यासेवामहत्वाच्याआहेत,अशासेवाअध्यादेशाच्याकलम३अनुसारअधिसूचित करण्याबाबतमहाराष्ट्रशासन,नगरविकासविभाग,शासननिर्णयक्रमांकएमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-१४,दिनांक२३जून,२०१५नेशासननिर्णयघेतलेलाआहे. 

मा.शासननिर्णयाच्यासहपत्र अ मध्येनमूदकेलेल्याएकूण१५सेवामहानगरपालिकेनेअध्यादेशाच्याकलम३अनुसारअधिसूचितकरावयाच्याआहेत.त्यानुसारऔरंगाबादमहानगरपालिका,सहपत्र अ - महाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश-२०१५,कलम३अन्वयेलोकसेवेचीसूची,आवश्यककागदपत्रे,फी,नियतकालमर्यादा,पदनिर्देशितअधिकारी,प्रथमअपिलीयप्राधिकारीवद्वितीयअपिलीयप्राधिकारीखालीलप्रमाणे जाहीरकरीतआहे. 


जा.क्र.मनपा/आस्था-१/२०१५/५६२. 

दिनांक:-०८/०७/२०१५. औरंगाबादमहानगरपालिकाऔरंगाबादशासननिर्णय,नगरविकासविभागक्रमांकएमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-१४,दिनांक२३जून,२०१५चेसहपत्र-"अ",महाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश-२०१५ (कलम-३अन्वयेमहानगरपालिकांनीजाहीरकरावयाचालोकसेवेचातपशील.) 


अ.क्र.लोकसेवांचीसुची 


आवश्यककागदपत्रे 


नियत कालमर्यादा 


पदनिर्देशित अधिकारी 


प्रथमअपिलीय प्राधिकारी 


द्वितीयअपिलीय 

प्राधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


३दिवस 


उपनिबंधकजन्म मृत्युनोंदणीविभाग तथावॉर्डअधिकारी 


कार्यक्रमअधिकारी आरोग्यवैद्यकीय जन्म-मृत्युनोंदणी|अधिकारीतथानिबंधक, विभाग 

जन्म-मृत्युनोंदणीविभाग 

(एम.ओ.एच.) 


१.|जन्मप्रमाणपत्रदेणे.|विहितनमुन्यातीलअर्ज.(१)२१दिवसाच्याआतप्रथमप्रतनिःशुल्क.(२).नंतरप्रति 

प्रतरु.५/-शुल्क.(३)२१दिवसानंतरपण३०दिवसांच्या आतविलंबशुल्करु.२/-वदंडरु.५०/-एकूणरु.५२/-. (४)३१दिवसानंतरपरंतुएकवर्षाच्याआतविलंबशुल्क रु.५/-वदंडरु.५०/-एकूणरु.५५/-(५)एकवर्षकिंवा जास्त,विलंबशुल्करु.१०/-,जन्मप्रमाणपत्रशुल्करु.५/-व दंडरु.५०/-एकूणरु.६५/-.जास्तप्रतीसाठीलागणारेशुल्क रु.५/-. 


२.|मृत्युप्रमाणपत्रदेणे.|विहितनमुन्यातीलअर्ज. 


वरीलप्रमाणे. 


३दिवस 


उपनिबंधकजन्म मृत्युनोंदणीविभाग तथावॉर्डअधिकारी 


कार्यक्रमअधिकारीआरोग्यवैद्यकीय जन्म-मृत्युनोंदणी|अधिकारीतथानिबंधक, 
विभाग 

जन्म-मृत्युनोंदणीविभाग 

(एम.ओ.एच.) 


வெ 


विवाहनोंदणी प्रमाणपत्रदेणे. 


३दिवस|वॉर्डअधिकारी|करनिर्धारकवसंकलक|उपआयुक्त(महसूल) 


2005b 


१.विहितनमुन्यातील।१.९०दिवसापर्यंतरु.५०/ अर्ज. 

२.एकवर्षापर्यंतरु.१५०/ २.वास्तव्याचापुरावा.|३.एकवर्षानंतररु.२५०/ ३.वयाचापुरावा. ४.विवाहासाठी उपस्थितसाक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र ५.९०दिवसानंतर नोंदणीअसल्यास स्वयंघोषणापत्र 


मालमत्ताकरउतारा|विहितनमुन्यातीलअर्ज. 


निःशुल्क 


३दिवस 


वॉर्डअधिकारी 


करनिर्धारकवसंकलक 


देणे. 


करनिरीक्षक/ वरिष्ठलिपीक 


५. 


। 


निःशुल्क 


३दिवस 


वॉर्डअधिकारी 


करनिर्धारकवसंकलक 


थकबाकीनसल्याचा|विहितनमुन्यातीलअर्ज. दाखलादेणे. 


करनिरीक्षक। वरिष्ठलिपीक 


६. | 


वॉर्डअधिकारी 


करनिर्धारकवसंकलक 


१५दिवस|करनिरीक्षक/ 

वरिष्ठलिपीक 


अ)दस्ताऐवजाच्या आधारेमालमत्ता हस्तांतरणनोंद प्रमाणपत्रदेणे. 


१.विहितनमुन्यातील अर्ज. २.थकबाकीनसल्याचा दाखला. ३.दस्ताऐवजाचीप्रत (खरेदीखत/बक्षीस पत्र/वाटणीपत्रव इतर) 


निवासी 

नामांतरशुल्क वव्यावसायिक|(शहरसिडकोव|(शहरसिडको करयोग्यऔद्योगिकभागातील मुल्यभागातीलनिवासी|व्यावसायिक 

मिळकतीसाठी)|मिळकतीसाठी) रु.१तेरु.१५००/ रु.३०००/ १००००/ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८, शके १९३७ 


रु.४५००/ 


रु.९०००/ 


रु.१०००१ते ५००००/ 


१५दिवस 


वॉर्डअधिकारी 


करनिर्धारकवसंकलक 


ब)वारसाहक्काने मालमत्ताहस्तांतरण नोंदप्रमाणपत्रदेणे. 


रु.५०००१/-तेरु.९०००/ रु.१८०००/ 

पढे औद्योगिकवसाहतीतीलव्यावसायिकमिळकतीसाठी रु.१ते५००००/ 

रु.१८०००/ रु.५०००१ते१०००००/ 

रु.३००००/ रु.१००००१च्यापुढे 

रु.७५०००/ 


१.विहितनमुन्यातील अर्ज. २.थकबाकीनसल्याचा दाखला. ३.वारसाहक्क प्रमाणपत्र 


करनिरीक्षक/ वरिष्ठलिपीक 


भाग १ - पुरवणी 


वरीलप्रमाणे 


७.| 


झोनदाखलादेणे. 


नगररचनाकार 


सहाय्यकसंचालक नगररचना 


दिवस 


१.विहितनमुन्यातील|१.रु.५/-कोर्टफीस्टॅम्प. 
अर्ज.२.७/१२उतारा/२.रु.१००/-प्रतिगटप्रमाणेकिंवारु.१००/-प्रतिनगर सिटीसर्व्हेउतारा.३.|भूमापनक्रमांकाप्रमाणे. मोजणीनकाशा/सिटी सर्वेनकाशा. 


सहाय्यक नगररचनाकार/ शाखा/कनिष्ठ 

अभियंता 


औरंगाबाद विभाग 


भागनकाशादेणे. 


नगररचनाकार 


३ 
दिवस 


सहाय्यकसंचालक नगररचना 


१.विहितनमुन्यातील१.रु.५/-कोर्टफीस्टॅम्प. अर्ज.२.७/१२उतारा/-२.रु.१००/-प्रतिगटप्रमाणेकिंवारु.१००/-प्रतिनगर सिटीसर्व्हेउतारा.३.|भूमापनक्रमांकाप्रमाणे. मोजणीनकाशा/सिटी सर्व्हेनकाशा. 


सहाय्यक नगररचनाकार/ शाखा/कनिष्ठ 

अभियंता 


II.मा. 


। 


नगररचनाकार 


९.|बांधकामपरवानादेणे.१.विहितनमुन्यातील 

अर्ज. 


६० दिवस 


१.छाननीशुल्कनिवासी:-रु.८/-प्रतिचौ.मी. निवासोत्तर:-रु.१६/-प्रतिचौ.मी. २.अनामतरक्कम,शहरविकासनिधी,जमीनविकासशुल्क, विकासखर्च,प्रिमियमशुल्कवबंदबाल्कनीप्रिमियम नियमानुसारआकारण्यातयेते. 


सहाय्यक नगररचनाकार/ शाखा/कनिष्ठ 

अभियंता 


सहाय्यकसंचालक नगररचना/कार्यकारी अभियंता/शहरअभियंता 


२.वास्तुविशारदाचा 
दाखला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


३.मालकीहक्काची कागदपत्रे. 


४.बांधकामआराखडा नकाशा५प्रती. 


६.मोजणीनकाशा. 


७.मंजूररेखांकनाची 


प्रत. 


निरंक 


नगररचनाकार 


१५ दिवस 


१०.|जोतेप्रमाणपत्र 


१.विहितनमुन्यातील 
अर्ज. २.बांधकामप्रारंभ 
प्रमाणपत्र. 


सहाय्यक नगररचनाकार/ शाखा/कनिष्ठ 

अभियंता 


सहाय्यकसंचालक नगररचना/कार्यकारी अभियंता/शहरअभियंता 


१५७९ 


निरंक 


३० दिवस| 


११.|भोगवटाप्रमाणपत्र 


सहाय्यक नगररचनाकार/ शाखा/कनिष्ठ 

अभियंता 


उपअभियंता उपअभियंता/वॉर्ड 

अभियंता 


१५८० 


|कार्यकारीअभियंता |(पा.पु.)/अधिक्षक 

अभियंता 


देणे. 


१.विहितनमुन्यातीलअर्ज. २.बांधकामप्रारंभ प्रमाणपत्र. ३.जोतेप्रमाणपत्र. ४.घरमालक/ वास्तुविशारदयांचे पूर्णत्वाचेस्वयं 
घोषणापत्र. 


| 


उपअभियंता 


निवासी १ 


१५|कनिष्ठअभियंता दिवस 


१२.|नळजोडणीदेणे. 


व्यास 


१.२ 


३.४ 


१.५ 


२यापुढील 


१.विहितनमुन्यातीलअर्ज. २.जागामालकी कागदपत्रे. ३.थकबाकीनसल्याचा दाखला. 


कार्यकारीअभियंता (पा.पु.)/अधिक्षक 

अभियंता 


अर्ज शुल्क 


१०० 


१०० 


१०० 


१०० 


२०० 


तपासणी१०००१२०० शुल्क 


२८००१२२५० 


२०४२५नियमा 

प्रमाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


सुरक्षा अनामत 


३३५०५३०० 


१२३००५३९०० 


८९८५० 


व्यावसायिक ११.५ 


व्यास 


१.२ 


३.४ 


२ 


यापुढील 


अर्ज शुल्क 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


४०० 


तपासणी३७८८५९७५१४०००६१२६३१०२१००नियमा शुल्क 

प्रमाणे. 


१६६५०२६३००६१६००२६९५५०४४९२५० 


सुरक्षा अनामत 


भाग १ - पुरवणी 


१३.जलनिःसारण 

जोडणीदेणे 


१५ दिवस 


कनिष्ठअभियंता 


उपअभियंता |वार्डअभियंता 


कार्यकारीअभियंता 

(ड्रे/वि) |अधिक्षक अभियंता 


औरंगाबाद विभाग 


s n o 


१.विहितनमुन्यातीलअर्ज.|अ.क्र.विवरण 

आकारण्यात २.जागामालकीकागदपत्रे. 

येणारेशुल्क ३.थकबाकीनसल्याचा 

शौचालयाचेभांडेबसविणे(प्रतिनग)। रु.६००/ दाखला.तपासणीशुल्क 

रु.५००/ बोरींगशुल्क 

रु.६००/ घरगुतीशौचालयाचेभांडेबसविणे रु.६००/ (प्रतिनग) 
व्यावसायिकशुल्क 

रु.१२००/ जुनाडांबरीरस्ताखोदकाम 

रु.७००/ नविनडांबरीरस्ताखोदकाम रु.१५००/ मातीचेखोदकाम 

रु.५०/ मुरुमखोदकाम 

रु.७०/ 


si 


ivi 


७ 


प्रमुख अग्निशामक 


उपअग्निशमन 

अधिकारी 


मुख्यअग्निशमन 

अधिकारी 


दिवस 


१४.अग्निशमननाहरकत 

|१.विहितनमुन्यातीलअर्ज.|महाराष्ट्रआगप्रतिबंधकवजीवसरंक्षकउपाययोजनाअधिनियम दाखलादेणे 

२.थकबाकीनसल्याचा२००६मधीलअनुसूची-२वऔरंगाबादमहानगरपालिका दाखला. 

सर्वसाधारणसभाठरावक्र.२९८दि.२३/३/२०११वस्थायी ३.वास्तुशिल्पकारयांचासमितीठरावक्र.२१२दि.१७/३/२०११नुसार. अर्ज. ४.आगप्रतिबंधकउपाय योजनांबाबतचीरुपरेषा. ५.कॅपिटेशनफी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


प्रमुख अग्निशामक 


उपअग्निशमन 

अधिकारी 


मुख्यअग्निशमन 

अधिकारी 


|१५|अग्निशमनअंतिमना|१.विहितनमुन्यातीलअर्ज.|महाराष्ट्रआगप्रतिबंधकवजीवसरंक्षकउपाययोजनाअधिनियम|१५ हरकतदाखलादेणे२.थकबाकीनसल्याचा२००६मधीलअनुसूची-२वऔरंगाबादमहानगरपालिका 

दिवस दाखला. 

सर्वसाधारणसभाठरावक्र.२९८दि.२३/३/२०११वस्थायी ३.वास्तुशिल्पकारयांचा|समितीठरावक्र.२१२दि.१७/३/२०११नुसार. अर्ज. ४.अग्निशमनयंत्रणा उभारणीकेल्याचे प्रमाणपत्र. ५.लायसन्सएजन्सीयांचे नमुना-अप्रमाणपत्र. ६.विकासक/सोसायटीयांचे 
अग्निशमनयंत्रणासुस्थितीत ठेवण्याचेहमीपत्र 


(प्रकाशमहाजन) 

आयुक्त महानगरपालिकाऔरंगाबाद 


१५८१ 


१५८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ जुलै २०१५ : आषाढ १८ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे. 


शुक्रवार , दिनांक ३ जुलै २०१५ : आषाढ १२ , शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली यांजकडून 


सुचना 


कासार, जिल्हाधिकारी,हिंगोली या सुचनेद्वारे हिंगोली जिल्हयातील 
उपरोक्त निर्वाचक गणा करीता माहे जुलै २०१५ मध्ये घेण्यात 
आलेल्या पोटनिवडणूकीत निवडून आलेल्या खलील परिशिष्टात 
नमुद केलेले उमेदवार व त्यांचा संबंधिचा तपशील , महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद निवडणूक नियम १९६२ चे नियम ६० ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार जाहीर करीत आहे . 


जा . क्र .२०१५/जिपंनि / साप्र / कावी हिंगोली जिल्हयातील वसमत 
पंचायत समिती निर्वाचक गण क्र . ८८ बोरीसावंत पोट निवडणुक 
२०१५ ची घेण्यासाठी राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांनी मला प्राधिकृत केल्यावरून तसेच महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९ पोट 
कलम २ तसेच कलम ५७ पोट कलम ( ३ ) खंड ( अ ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी टी . जी . 


__ वसमत पंचायत समिती गण क्र . ८८ बोरीसावंत ता .वसमत 
पोट निवडणू माहे जुलै २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची 
माहिती . 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव 


कायमचा पत्ता 


ज्या निर्वाचक गणातून निवडून आले आहेत . त्या निर्वाचक गणाचा क्र . व नाव 


बाबुराव शामराव शिंदे 


८८ बोरीसावंत 


मु . ढवूळगाव पो . सावंगी ( बु.) 
ता . वसमत जि . हिंगोली 


हिंगोली दि . ०२ / ०७/ २०१५ 


( टी . जी . कासार .) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


